सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजापान 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ६ वे , राजपत्र क्र . ४ ] 


गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी २३-२९ , २०२० : माघ , ०३-०९ , शके 


१ ९ ४१ 


[ पृष्ठे - ३४ , 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - औरंगाबाद विभागीय पुरवणी 


अनुक्रमणिका 


७ 


८ 


भाग एक - शासकीय अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती , 

पृष्ठे 
अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ, चार- अ , चार-ब व 

१३७ 
चार - क यामध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत 

ते 
त्याच्याव्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागाशी संबंधित १३८ 
असलेले नियम व आदेश . 

१३८ 
संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी केवळ ते 
औरंगाबाद विभागाशी संबंधित असलेले . 

१६८ 


भाग एक - अ ( भाग चार- अ मध्ये प्रसिध्द करण्यात आले 

पृष्ठे 
आहेत त्या व्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागाशी 

ते 
संबंधित असलेले महाराष्ट्र नगरपालिका , जिल्हा परिषदा 
व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपंचायती , 
नगरपरिषदा , जिल्हा नगरपरिषदा , प्राथमिक शिक्षण व 
स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम , या अन्वये 
काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


शासकीय अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी 


१ 


अधिसुचना समक्रमांक दि . ०४.०१.२०१८ अन्वये २ वर्ष कालावधीसाठी 
नियुक्ती करण्यात आली होती. सदर नियुक्तीचा कालावधी दि .०४.०१.२०२० 
रोजी संपनार आहे. 


कार्यासन अधिकारी यांजकडून 


विधि व न्याय विभाग 


मादान कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक , 


सदर नियुक्तीस दिनांक ०५.०१.२०२० पासुन पुढील आदेशापर्यंत अथवा 
त्यांच्या वयास ६२ वर्षे पूर्ण होतील तो दिनांक यापर्यंतचा कालावधी, यापैकी 
जे अगोदर घडेल तोपर्यंतच्या कालावधीकरिता तात्पुरत्या स्वरुपात मुदतवाढ 
देण्यात येत आहे. 


मंत्रालय , मुंबई -४०० ०३२ 


दिनांक :-०३ जानेवारी, २०२० . 


२. सदर नियुक्ती महाराष्ट्र विधी अधिकारी (नियुक्ती, सेवाशर्ती व मानधन) 
नियम १ ९ ८४ यामध्ये दिलेल्या सेवाशर्तीच्या अधीन राहील. 


अधिसूचना 


३. वरील आदेश मागे घेण्याचा /त्यात दुरुस्ती करण्याचा/ ते रद्द करण्याचा 
अधिकार शासन राखून ठेवीत आहे . 


क्र . डिजीपी -१४१५/ प्र.क्र . २६७ / का . १४ : - दिवाणी प्रक्रिया संहिता, 
१ ९ ०८ च्या ऑर्डर २७, फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९ ७३ चे कलम २४ (३ ) व 
महाराष्ट्र विधी अधिकारी (नियुक्ती, सेवेच्या शर्ती आणि मानधन) नियम 
१ ९ ८४ च्या नियम १३ मधील तरतुदीनुसार औरंगाबाद जिल्हा व सत्र 
न्यायालयाकरीता अॅड . नानासाहेब शिवाजीराव जगताप यांची सहाय्यक 
सरकारी वकील व अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता या पदावर शासन 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने , 


वैशाली पं . बोरुडे , 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


औ . भाग १-४ 


१३७ 


२ 


१३८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २३-२९ , २०२० : माघ , ०३-०९ , शके १९ ४१ , भाग १ - पुरवणी 

४ ) मा.सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , 
कार्यासन अधिकारी यांजकडून 

पुणे यांचे परिपत्रक जा.क्र.ना.बँका/ डी -४ / ना . पत / क .१५६ / प्रशिक्षण /०५, 
विधि व न्याय विभाग 

दि . १३ जुलै , २००५ . 
मादान कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक , 

५ ) मा.सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , 
मंत्रालय , मुंबई -४०० ०३२ 

पुणे यांचे परिपत्रक जा . क्र . ना . पत / डी -४ / पतसंस्था / का . क .१५६/ ११ , 
दिनांक : - १४ जानेवारी, २०२० . 

दि .२१ नोव्हेंबर , २०११ . 
अधिसूचना 

६ ) मा.उच्च न्यायालय , मुंबई यांचे रिट याचिका क्र . १९ ४२ / २०१३ 

मधील दि . ०५ डिसेंबर , २०१५ रोजीचे आदेश . 
क्र . डिजीपी -१४१५/ प्र.क्र . २६७/ का . १४ :- दिवाणी प्रक्रिया संहिता , 
१ ९ ०८ च्या ऑर्डर २७, फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९ ७३ चे कलम २४ ( ३ ) ७) मा.सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , 
व महाराष्ट्र विधी अधिकारी (नियुक्ती , सेवेच्या शर्ती आणि मानधन ) नियम पुणे यांचे परिपत्रक जा . क्र . पतसंस्था/ सआ-५/ वसुली अधिकारी नियुक्ती/ 
१९ ८४ च्या नियम १३ मधील तरतुदीनुसार औरंगाबाद जिल्हा व सत्र फेरनियुक्ती/९/ २०१७, दि . ०१ जानेवारी , २०१७ . 
न्यायालयाकरीता अॅड . कैलास नारायणराव पवार यांची सहाय्यक सरकारी 

८ ) मा.सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , 
वकील व अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता या पदावर शासन अधिसुचना 

पुणे यांचे परिवत्रक जा.क्र.पतसंस्था/ स.आ -५ / वसुली अधिकारीनियुक्ती / 
समक्रमांक दि . ०८.१०.२०१५ अन्वये २ वर्षकालावधीसाठी नियुक्ती करण्यात 

फेरनियुक्ती /२४७४ / २०१८ दिनांक ३१/१०/२०१८ 
आली होती. सदर नियुक्तीस वेळोवळी देण्यात आलेल्या मुदतवाढीचा 
कालावधी दि . ०६.१०.२०१९ रोजी समाप्त झाला आहे . 

९ ) मा.सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , 

पुणे यांचे कार्यालयाचे परिवत्रक जा.क्र .- ४/ स.आ / कायदा व वैधा.कार्य. 
सदर नियुक्त्या आदेशाच्या दिनांकापासून पुढील आदेशापर्यंत अथवा 
त्यांच्या वयास ६२ वर्षे पूर्ण होतील तो दिनांक यापर्यंतचा कालावधी, 

विशेष वसुली अधि.मोहर वापर / ५१९/ २०१९ दिनांक ०६/ ०६/ २०१९ 
यापैकी जे अगोदर घडेल तोपर्यंतच्या कालावधीकरिता तात्पुरत्या स्वरुपात १० ) श्री.विवेक श्रीपतराव इंगळे, जिल्हा मार्केटींग अधिकारी, दि . महाराष्ट्र 
मुदतवाढ देण्यात येत आहे . 

स्टेट को - ऑप . मार्केटींग फेडरेशन लि . जिल्हा मार्केटींग कार्यालय , उस्मानाबाद 
२. सदर नियुक्ती। महाराष्ट्र विधी अधिकारी (नियुक्ती, सेवाशर्ती व मानधन ) यांचे पत्र जा . क्र . ४३८ जि माअ / उस्मानाबाद/ वसूली/ वि व.अ. / नेमणूक / 
नियम १९ ८४ यामध्ये दिलेल्या सेवाशर्तीच्या अधीन राहील . 

२०१९ -२० , दि . १६/ ११/ २०१ ९ 
३. वरील आदेश मागे घेण्याचा / त्यात दुरुस्ती करण्याचा/ ते रद्द करण्याचा ११) मा.पणन संचालक , महाराष्ट्र राज्य , पूणे यांचे पत्र क्रमांक पणन 
अधिकार शासन राखून ठेवीत आहे . 

३ / खवि सं / प्र.क्र .३५ / २०१९ / ५६१० , दि . १८ /१०/ २०१ ९ 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने , 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) व 
वैशाली पं . बोरुडे, नियम १०७ अन्वये आदेश 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन . 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) अन्वये 

मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , विश्वास देशमुख , 
संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती पुरवणी जिल्हा निबंधक सहकारी संस्था , उस्मानाबाद या आदेशान्वये दि.महाराष्ट्र 

स्टेट को - ऑप . मार्केटींग फेडरेशन लि.जिल्हा मार्केटिंग कार्यालय उस्मानाबाद 
३ 

या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यास त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी 
जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था यांजकडून 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९ १ 
वाचा :- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० व नियम १९ ६१ 

अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/ कर्ज वसुली 
( अद्ययावत सुधारणेसह ). 

करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ 
२) मा सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य (१ ) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून 
पुणे -१ यांचे परिपत्रक क्र.एडीएम १८४/ १५६ (२), दि . १९ मार्च १ ९ ६८ . रकमा वसूल करण्याचेनिबंधकाचे अधिकार , खालील अटीस अधिन राहून 
३ ) शासनाची अधिसूचना क्र . सीएसएल १६०५ /प्र.क्र .१२० / १५ - स , दि . 

या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दि . ३१ मार्च, २०२० या कालावधी करीता 
०२ एप्रिल , २००५. 

प्रदान करीत आहे . 


अ.क्र 


अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकाऱ्याचे नाव 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


१ . 


जिल्हा मार्केटींग अधिकारी , उस्मानाबाद 


विशेष वसूली अधिकारी 


उस्मानाबाद जिल्हा 


अटि :- १ ) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार 
कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , 


नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सुचनांचे पालन न केल्यास निदर्शनास 
आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे 
प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील. 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी २३-२९ , २०२० : माघ , ०३-०९, शके १९ ४१ , 


१३ ९ 


२ ) सदरचे अधिकार कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये वसूली दाखवल्यांची 
अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 


३) वसुली अधिकारी यांनी दरमाह सोबत जोडलेल्या विहीत नमुन्यात 
( अ -३ , अ-४ व ब ) कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर कारावी. ज्या सहकारी संस्थेचे 
कार्यक्षेत्र विभाग , दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी 
देखील त्यांचेमुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उपनिबंधक, 
यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी . 


परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार 
नाही . संबंधीत कर्जदार / जमीनदार ज्या अस्थापनेवर काम करीत आहे 
त्या आस्थापनेवर आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी 
यांचेमार्फत पगारातून 

कर्ज वसूल 

करण्याची कार्यवाही करावी . 
१२) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखवल्यानुसार 
वसुलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम 
वसूल करता येणार नाही. 


४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची 
बदली झाल्यास किंवा सेवा निवृत्त झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास 
किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा धिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार 
आपोआप रद्द होतील. 


१३ ) मा.सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य 
पुणे यांचे आदेश/ परिपत्रक दिनांक ३१/१०/२०१८ मधील क्र .४ कलम १५६ 
व नियम १०७ अन्वये अवसुली अधिकाऱ्याने करावयाची कार्यवाही यामधील 
मार्गदर्शक सुचनांचे पालन करावे. बँकेचेमुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी 
दरमहा वसुली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा कर्जदार निहाय आढावा परिपत्रकातील 
प्रपत्र ५ मध्ये केल्याप्रमाणे घ्यावा . 


५ ) वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा 
भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात करावा. 
वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारात 
केलेल्या भरणा याबाबत संस्थास्तरावर स्वतंत्र नोंदवही ठेवण्यात यावी . 
त्याबाबतचा नमुना अ -१ , अ-२ , अ -३ व अ-४ सोबत जोडलेला आहे . 


१४) मा सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य 
पुणे यांचे कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र . ४ सआ /कायदा व वैधा.कार्य.! 
विशेष वसुली अधि.मोहर वापर / ५१९/ २०१ ९ दिनांक ०६ / ०६/ २०१९ मधील 
सुचनाप्रमाणे विशेष वसुली अधिकारी यांनी वापरावयाच्या मोहोर बाबत 
कार्यवाही करावी . 


उस्मानाबाद, ०२ / १२/ २०१९ 


६ ) मा उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी रीट याचिका क्र . १९ ४२/ २०१३ दि 
बेसिन कॅथोलिक को - ऑपरेटीव्ह बँक विरूध्द महाराष्ट्र राज्य व इतर या 
याचिकेमध्ये दि .०५ डिसेंबर , २०१५ रोजी दिलेल्या आदेश विचारात घेऊन 
वसूलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
व नियम १९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही 
करावी . 


विश्वास देशमुख , 

जिल्हा उपनिबंधक, 
सहकारी संस्था , उस्मानाबाद . 


४ 


७) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज 
समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या 
अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले 
अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार , 
अशाव्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
पहा : १ ) सौ . एस . ए. कानशिडे , सह दिवाणी न्ययाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
उमरगा यांचे पत्र जा . क्र . ३५१०/ १९ , दिनांक ०४ डिसेंबर , २०१ ९ अन्वये 
प्राप्त झालेला विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा ई-मेल संदेश . 


प्रमुखजिल्हा न्यायाधीश, उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत 
करीतात 


८ ) शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण १५०४ /प्र.क्र .२३१/ १५ - स , दिनांक २३ / 
११/२००६ अन्वये वसूली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर 
करता येणार नाही . 


आदेश 


९ ) वसूली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन 
नियुक्त ” आणि “ सिव्हील कोर्ट ” किंवा “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट ” या शब्दांचा 
अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी "वसुली 
अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९ ६० व १९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) ” असे लिहावे . 

१०) वसूली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर 
वसुली अधिकारी केदारनाथ अर्बन को - ऑपरेटीव्ह बँक लि ., लातूर , असा 
फलक लावता येऊ शकेल . 


क्र.काव्यावि/ ( प्रशा )/ ८६८०/ २०१९ :- सौ . एस . ए . कानशिडे , सह 
दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
उमरगा यांची दिनांक १० डिसेंबर , २०१९ ते दिनांक १३ डिसेंबर , २०१ ९ या 
( ०४ ) चार दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम 
१ ९ ८१, मधील नियम- ५० नुसार, दिनांक १४ डिसेंबर , २०१९ रोजी होणाऱ्या 
लोकन्यायालयास हजर राहण्याच्या अटीवर मंजूर करण्यात येवुन , दिनांक 
० ९ डिसेंबर , २०१९ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक १४ 
डिसेंबर , २०१९ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वी पर्यंत मुख्यालय सोडण्याची 
परवानगी देण्यात येते . 


११) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/ 
जमीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रयकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे 


रजेवरून परत आल्यानंतर सौ . एस . ए. कानशिडे या सह दिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उमरगा 
म्हणून काम पहातील . 


१४० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी २३-२९ , २०२० : माघ , ०३-०९ , शके १९ ४१ , 


भाग १ - पुरवणी 


६ 


जर सौ . एस . ए . कानशिडे या सदरील रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या 
सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , व अतिरिक्त 

मुख्य 

न्यायदंडाधिकारी, 
उमरगा म्हणून कार्यरत राहिल्या असत्या . 


( दोन ) 


सौ . एस . ए . कानशिडे सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , व 
अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उमरगा यांच्या सदरील अर्जित रजेच्या 
कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा श्री . एन . के . कारंडे, दिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , उमरगा यांच्याकडे ठेवण्यात येतो . 


उस्मानाबाद , ०६ डिसेंबर , २०१९ 


श्रीमती . एस . एम .शिंदे, 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, उस्मानाबाद . 


५ 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
पहा :- १. जिल्हा न्यायालय आदेश क्र . काव्यावि/( प्रशा)/ ७९ ३६/ २०१ ९ . 
दिनांक ०८ नोव्हेंबर २०१ ९ . 
२. श्रीमती एन . एच . मखरे , जिल्हा न्यायाधीश-३ , उस्मानाबाद यांचे पत्र 
जा . क्र . ८० ९ १ / १ ९ , दिनांक ११ नोव्हेंबर , २०१९ रोजी सादर केलेला 
विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज . 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत 
करितात 

आदेश 
क्र.काव्यावि/( प्रशा)/७९७९/२०१९.- श्रीमती एन . एच . मखरे , जिल्हा 
न्यायाधीश-३ , उस्मानाबाद यांची दिनांक ११ नोव्हेंबर २०१ ९ ते दिनांक 
१३ नोव्हेंबर २०१९ या ( ०३ ) दोन दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र नागरी 
सेवा (रजा) नियम १९ ८१, मधील नियम-५०, नुसार मंजूर करण्यात येते. 

रजेवरून परत आल्यानंतर श्रीमती एन . एच . मखरे, जिल्हा न्यायाधीश 
३ , उस्मानाबाद म्हणून काम पहात आहेत . 

जर श्रीमती एन . एच . मखरे , या सदरील रजेवर गेल्या नसत्या तर 
त्या जिल्हा न्यायाधीश -३, उस्मानाबाद म्हणून कार्यरत राहिल्या असत्या. 

( दोन ) 
श्रीमती एन . एच . मखरे , जिल्हा न्यायाधीश-३ , उस्मानाबाद यांच्या 
सदरील अर्जित रजेच्या कालावधीत संदर्भीय आदेश क्र .०१ अन्वये त्यांच्याकडे 
ठेवण्यात आलेला तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-१ , उस्मानाबाद यांच्या न्यायालयाचा 
कार्यभार हा श्री . एम . आर. नेरलेकर , जिल्हा न्यायाधीश -२ , उस्मानाबद 
यांच्याकडे ठेवण्यात येतो . 
उस्मानाबाद , ११ नोव्हेंबर , २०१ ९ . 

श्रीमती एस . एम . शिंदे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
पहा :- १ ) श्री . ए. ए . शिंदे , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , व स्तर, 
उस्मानाबाद यांचे पत्र जा.क्र . ६३९ १ / १९ , दिनांक ०६ डिसेंबर , २०१९ अन्वये 
सादर केलेला विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज. 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत 
करितात 


आदेश 


क्र.काव्यावि /( प्रशा) /८६८१ / २०१९ :- श्री . ए . ए . शिंदे, ३ रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
उस्मानाबाद यांची दिनांक ० ९ डिसेंबर , २०१ ९ ते दिनांक ११ डिसेंबर , २०१ ९ 
या ( ०३ ) तीन दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम 
१९ ८१, मधील नियम- ५० नुसार , मंजूर करण्यात येवुन , दिनांक ०८ 
डिसेंबर , २०१ ९ रोजी न्यायीक अधिकारी यांची कार्यशाळा संपल्यानंतर 
पासुन ते दिनांक १२ डिसेंबर , २०१९ रोजी कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येते . 

रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . ए . ए. शिंदे हे ३ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर, व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी, उस्मानाबाद 
म्हणून काम पहातील . 

जर श्री . ए . ए . शिंदे हे रजेवर गेले नसते तर ते ३ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर, व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद 
म्हणून कार्यरत राहिले असते . 


७ 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
पहा :- १. जिल्हा न्यायालय आदेश क्र . काव्यावि/( प्रशा)/ ७४५२/ २०१ ९ . 
दिनांक १७ ऑक्टोबर , २०१९ . 
२. जिल्हा न्यायालय आदेश क्र . काव्यावि /( प्रशा)/ ७७७७/ २०१९ . दिनांक 
०४ नोव्हेंबर , २०१९ . 
३. श्रीमती ए . एस . बिराजदार , २रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क स्तर , 
उस्मानाबाद यांचे पत्र जा . क्र . ५८७९ / १ ९ , दिनांक ११ नोव्हेंबर , २०१९ 
रोजी अन्वये सादर केलेला विहीत नमुन्यातील वाढीव अर्जित रजेचा अर्ज. 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश 
निर्गमीत करितात 


( दोन ) 


श्री . ए . ए. शिंदे, ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , व 
अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद यांच्या सदरील अर्जित 
रजेच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा श्री . एन . जी . गोसावी , 
४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 

व अतिरिक्त 

मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
उस्मानाबाद यांच्याकडे ठेवण्यात येतो . 


आदेश 


उस्मानाबाद , ०६ डिसेंबर , २०१९ 


श्रीमती . एस . एम . शिंदे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


क्र.काव्यावि/(प्रशा)/ ७ ९९ ३/ २०१९ . - श्रीमती ए . एस . बिराजदार , 
२रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क स्तर, व न्यायदंडाधिकारी , प्र. वर्ग, उस्मानाबाद 
यांची दिनांक ०७ व ०८ नोव्हेंबर २०१९ रोजीची (०२ ) दोन दिवसांची 
वाढीव अर्जित रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १ ९८१, मधील 
नियम -५० , नुसार, ( रजेपुढील दिनांक ०९ व १० नोव्हेंबर २०१९ या दोन 
दिवसांच्या सुट्टीचा फायदासह ) कार्योत्तर मंजूर करण्यात येते . 


८ 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी २३-२९ , २०२० : माघ , ०३-०९ , शके १९ ४१ , १४१ 
रजेवरून परत आल्यानंतर श्रीमती ए . एस . बिराजदार , २रे सह 

९ 
दिवाणी न्यायाधीश , क स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग, उस्मानाबाद 
म्हणून काम पहात आहेत . 

प्र.प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
जर श्रीमती ए. एस .बिराजदार , या सदरील रजेवर गेल्या नसत्या पहा :- १. श्री . आर. व्ही . उत्पात ,जिल्हा न्यायाधीश-२ , भूम यांचे पत्र जा . 
तर त्या २रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क स्तर, व न्यायदंडाधिकारी , प्र. वर्ग , क्र . २३९ ६ / १९ , दिनांक १४ नोव्हेंबर , २०१ ९ अन्वये प्राप्त झालेल्या विहीत 
उस्मानाबाद म्हणून कार्यरत राहिल्या असत्या . 

नमुन्यातील अर्जित रजेचा ई-मेल संदेश . 
( दोन) 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश 
श्रीमती ए . एस . बिराजदार , २रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क स्तर , 

निर्गमीत करितात 
व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , उस्मानाबाद यांच्या सदरील वाढीव अर्जित 

आदेश 
रजेच्या/ सुट्टीच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार आणि संदर्भीय 

क्र.काव्यावि/( प्रशा)/ ८०७३/ २०१९ . - श्री . आर. व्ही . उत्पात , जिल्हा 
आदेश क्र .०१ अन्वये त्यांच्याकडे ठेवण्यात आलेला सह दिवाणी न्यायाधीश , 

न्यायाधीश- २, भुम यांच्या न्यायालयाचा दिनांक १९ नोव्हेंबर , २०१९ ते 
क स्तर , व न्यायदंडाधिकारी, प्र . वर्ग, उस्मानाबाद यांच्या न्यायालयाचा 

दिनांक २३ नोव्हेंबर , २०१ ९ या ( ०५ ) पाच दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र 
कार्यभार हा श्री . के . सी . कलाल , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क स्तर , व 

नागरी सेवा (रजा ) नियम १९ ८१, मधील नियम -५०, नुसार , ( रजेपुढील 
न्यायदंडाधिकारी, प्र. वर्ग , उस्मानाबाद यांनी पाहिला . 

दिनांक २४ नोव्हेंबर, २०१९ या एक दिवसाच्या सुट्टीच्या फायद्यासह ) मंजूर 
उस्मानाबाद , १२ नोव्हेंबर , २०१ ९ . 

करण्यात येवून , दिनांक १८ नोव्हेंबर , २०१९ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर 
श्रीमती एस . एम . शिंदे, 

पासून ते दिनांक २५ नोव्हेंबर, २०१९ रोजी कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यंत 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, उस्मानाबाद . 

मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येते . 

रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . आर . व्ही . उत्पात , जिल्हा न्यायाधीश 

२ , भुम म्हणून काम पहातील . 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 

जर श्री . आर. व्ही . उत्पात , हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते 
पहा :- १. सौ . व्ही . बी . पाटील , दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , भूम जिल्हा न्यायाधीश-२, भुम म्हणून कार्यरत राहिले असते . 
यांचे पत्र जा . क्र . १९ १३/ १ ९, दिनांक १२ नोव्हेंबर , २०१९ रोजी अन्वये प्राप्त 

( दोन ) 
झालेला विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा ई-मेल संदेश . 

श्री . आर . व्ही . उत्पात , जिल्हा न्यायाधीश- २ , भुम यांच्या सदरील 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश 

अर्जित रजेच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा श्री.जे.डी.वडणे , 
निर्गमीत करितात 

जिल्हा न्यायाधीश -१ , भूम यांच्याकडे ठेवणात येतो. 
आदेश 

उस्मानाबाद , १५ नोव्हेंबर , २०१९ . 
क्र.काव्यावि/( प्रशा)/ ८०२४ / २०१९ . - सौ . व्ही . बी . पाटील , दिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर, भूम यांची दिनांक १८ नोव्हेंबर २०१९ ते दिनांक 

एम . जी . देशपांडे, 
२० नोव्हेंबर , २०१९ रोजीची ( ०३) तीन दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र 

प्र . प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 
नागरी सेवा (रजा) नियम १ ९ ८१, मधील नियम -५० , नुसार , ( रजेमागील 
दिनांक १७ नोव्हेंबर २०१९ या एक दिवसांच्या सुट्टीचा फायदासह ) मंजूर 
करण्यात येवून , दिनांक १६ नोव्हेंबर , २०१९ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर 
पासून ते दिनांक २१ नोव्हेंबर , २०१ ९ रोजी कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यंत 

प्र.प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येते . 

पहा :- १. श्री . एम . आर . सोवनी, सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर 
रजेवरून परत आल्यानंतर सौ . व्ही . बी . पाटील , दिवाणी न्यायाधीश , 

परंडा यांचे पत्र जा . क्र . ३७५१/ १९ , दिनांक ११ नोव्हेंबर , २०१ ९ अन्वये 
वरिष्ठ स्तर , भूम म्हणून काम पहात आहेत . 

प्राप्त झालेला विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा ई- मेल संदेश . 
जर सौ . व्ही . बी . पाटील , या सदरील रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या 
दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , भूम म्हणून कार्यरत राहिल्या असत्या . 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश 
( दोन ) 

निर्गमीत करितात 
सौ . व्ही . बी . पाटील , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , भूम यांच्या 

आदेश 
सदरील अर्जित रजेच्या/ सुट्टीच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा विशेष 
कामाचा कार्यभार हा श्री . एस . जी . बावकर , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ 

क्र.काव्यावि/( प्रशा)/८०७४/२०१९.- श्री . एम . आर . सोवनी, सह 
स्तर , परंडा यांच्याकडे आणि प्रशाकीय कामाचा कार्यभार हा श्री.के.के.खोमणे , 

दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र. वर्ग परंडा यांची 
सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, व न्यायदंडाधिकारी , प्र. वर्ग, भूम 

दिनांक २० नोव्हेंबर , २०१९ ते दिनांक २५ नोव्हेंबर , २०१ ९ या ( ०६ ) सहा 
यांच्याकडे ठेवण्यात येतो . 

दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९ ८१, मधील 
उस्मानाबाद , १३ नोव्हेंबर , २०१ ९ . 

नियम -५०, नुसार मंजूर करण्यात येवुन , दिनांक १९ नोव्हेंबर , २०१ ९ रोजी 
श्रीमती एस . एम . शिंदे, 

कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक २६ नोव्हेंबर , २०१९ रोजी कार्यानयीन 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 

वेळेपुर्वीमुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यांत येते . 


१० 


१४२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी २३-२९ , २०२० : माघ, ०३-०९ , शके १ ९ ४१ , 


भाग १ 


पुरवणी 


१२ 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . एम . आर . सोवनी , सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र. वर्ग परंडा म्हणून काम 
पहातील . 


जर श्री . एम . आर . सोवनी , हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते 
सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी, प्र . वर्ग परंडा 
म्हणून कार्यरत राहिले असते . 


प्र.प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
पहा :- १. श्री . एस . एस. देशपांडे, तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश- १ , 

भूम 

यांचे 
पत्र जा . क्र . १९ ५० / १ ९ , दिनांक १५ नोव्हेंबर , २०१९ अन्वये प्राप्त झालेला 
विहीत नमुन्यातील वाढीव अर्जित रजेचा अर्ज. 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश 
निर्गमीत करितात 


आदेश 


( दोन ) 
श्री . एम . आर . सोवनी, सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , व 
न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग परंडा यांच्या सदरील अर्जित रजेच्या कालावधीत 
त्यांच्या कार्यभार हा श्री . एस . पी . राचकर २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, 
कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र. वर्ग परंडा यांच्याकडे ठेवण्यात येतो. 


, 


उस्मानाबाद , १५ नोव्हेंबर , २०१ ९ . 

देशपांडे, 
प्र.प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


एम . जी . 


११ 


क्र.काव्यावि/( प्रशा)/८१३८ / २०१९ . - श्री . एस . एस . देशपांडे, तदर्थ 
जिल्हा न्यायाधीश- १, भूम यांची दिनांक १८ नोव्हेंबर , २०१९ ते दिनांक 
२०नोव्हेंबर, २०१९ या ( ०३) तीन दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र नागरी 
सेवा (रजा ) नियम १९८१, मधील नियम -५०, नुसार (रजेमागील दिनांक १७ 
नोव्हेंबर , २०१९ या एक दिवसाच्या सुट्टीच्या फायद्यासह ) मंजूर करण्यात 
येवुन , दिनांक १६ नोव्हेंबर, २०१९ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते 
दिनांक २१ नोव्हेंबर , २०१९ रोजी कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगी देण्यात येते . 

रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . एस . एस . देशपांडे, तदर्थ जिल्हा 
न्यायाधीश-१, भूम म्हणून काम पहातील . 

जर श्री . एस . एस . देशपांडे, हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते 
तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश- १, भूम म्हणून कार्यरत राहिले असते. 

( दोन ) 
श्री . एस . एस . देशपांडे, तदर्थजिल्हा न्यायाधीश- १ , भूम यांच्या 
सदरील अर्जित रजेच्या/ सुट्टीच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार 
हा श्री . जे . डी . वडणे , जिल्हा न्यायाधीश- १, भूम यांच्याकडे ठेवण्यात 
येतो . 
उस्मानाबाद , १६ नोव्हेंबर, २०१९ . 

एम . जी . देशपांडे , 
प्र.प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, उस्मानाबाद 


प्र.प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
पहा : - १. श्री . व्ही . बी . घाडगे, ६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, व . स्तर 
उस्मानाबाद यांचे पत्र जा . क्र . ५९ ७९ /१ ९, दिनांक १८ नोव्हेंबर , २०१९ 
अन्वये सादर केलेला विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज . 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश 
निर्गमीत करितात 


आदेश 


क्र.काव्यावि/( प्रशा)/ ८१३७/ २०१९ . - श्री . व्ही . बी . घाडगे, ६ वे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , व . स्तर उस्मानाबाद यांची दिनांक १८ नोव्हेंबर , २०१ ९ 
ते दिनांक २० नोव्हेंबर २०१९ या ( ०३ ) तीन दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र 
नागरी सेवा (रजा) नियम १९ ८१ , मधील नियम -५०, नुसार मंजूर करण्यात 
येते . 


१३ 


प्र.प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
पहा :- १. श्री . के . के . खोमणे , सह दिवाणी न्यायाधीश , क.स्तर , भूम 

यांचा 
दिनांक ०१ नोव्हेंबर , २०१९ रोजी प्राप्त झालेला परीवर्तित रजेचा ई-मेल 


संदेश . 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . व्ही . बी . घाडगे , ६ वे सह दिवाणी 
न्यायाधीश, व . स्तर उस्मानाबाद म्हणून काम पहातील . 

जर श्री . व्ही . बी . घाडगे, हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते ६ वे 
सह दिवाणी न्यायाधीश, व . स्तर उस्मानाबाद म्हणून कार्यरत राहिले असते . 

( दोन ) 
श्री . व्ही . बी . घाडगे , ६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , व . स्तर 
उस्मानाबाद यांच्या न्यायालयाचा दिनांक १८ नोव्हेंबर , २०१९ ते दिनांक २० 
नोव्हें बर २०१ ९ या ( ०३ ) तीन दिवसांचा कार्यभार हा 
श्री . आय. एम . नाईकवाडी , ७ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , व . स्तर , 
उस्मानाबाद यांच्याकडे ठेवण्यात येतो . 


२. जिल्हा न्यायालय आदेश क्र.काव्यावि /( प्रशा )/ ७७०४/ १९ , दिनांक 
०२ नोव्हेंबर , २०१९ . 

३. श्री . के . के . खोमणे, सह दिवाणी न्यायाधीश , क.स्तर , भूम यांचे पत्र 
जा . क्र . ३३७३/ १९ , दिनांक ०४ नोव्हेंबर , २०१ ९ अन्वये प्राप्त झालेला विहीत 
नमुन्यातील परीवर्तित रजेचा अर्ज 

( सोबत- वैद्यकीय प्रमाणपत्र व इतर कागदपत्र .) 

४. श्री . के . के . खोमणे, सह दिवाणी न्यायाधीश , क स्तर , भूम यांचे पत्र 
जा . क्र . ३५४६ / १९ , दिनांक १६ नोव्हेंबर , २०१ ९ अन्वये प्राप्त झालेला विहीत 
नमुन्यातील वैद्यकीय अस्वास्थ प्रमाणपत्र . 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश 
निर्गमीत करितात 


उस्मानाबाद, १८ नोव्हेंबर , २०१९ . 


एम.जी. देशपांडे . 
प्र.प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी २३-२९ , २०२० : माघ , ०३-०९ , शके १ ९ ४१ , 


१४३ 


आदेश 


रजेच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार श्री . ए. ए. शिंदे , ३ रे 
सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
उस्मानाबाद यांनी पाहिला. 


उस्मानाबाद , २१ नोव्हेंबर , २०१ ९ . 


क्र.काव्यावि/( प्रशा)/ ८१८२/ २०१ ९. - श्री . के . के . खोमणे, सह दिवाणी 
न्यायाधीश , क.स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र.वर्ग, भूम यांची दिनांक 
०१ व ०२ नोव्हेंबर , २०१ ९ या ( ०२) दोन दिवसांची वैद्यकीय परीवर्तीत रजा 
महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९ ८१, मधील नियम -६१ , नुसार मंजूर 
करण्यात येते . 

रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . के . के . खोमणे हे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , क.स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र.वर्ग, भूम म्हणून काम पहात 


एम . जी . देशपांडे , 
प्र.प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


आहेत . 


१५ 


जर श्री . के . के . खोमणे, हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते सह 
दिवाणी न्यायाधीश, क स्तर , व न्यायदंडाधिकारी, प्र.वर्ग, भूम म्हणून कार्यरत 
राहिले असते . 

( दोन ) 
श्री . के . के . खोमणे , सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर , व 
न्यायदंडाधिकारी, प्र.वर्ग, भूम यांच्या सदरील परावर्तित रजेच्या कालावधीत 
त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा संदर्भीय आदेश क्र . ०२ अन्वये 
श्री.डी.जी.पटवे , २ रे सह दिवाणी न्यायाशीश क . स्तर , व न्यायदंडाधिकारी, 
प्र . वर्ग भूम यांनी पाहिला . 
उस्मानाबाद, ११ नोव्हेंबर , २०१ ९ . 

देशपांडे, 
प्र.प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


प्र.प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
पहा :- १. श्री . एम . डी . ठोंबरे , दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर कळंब यांचे 
पत्र जा . क्र . ४३ ९ ० / १ ९ , दिनांक ०१ नोव्हेंबर , २०१ ९ अन्वये प्राप्त झालेला 
विहीत नमुन्यातील परीवर्तित रजेचा ई- मेल संदेश . 
( सोबत -विहीत नमुन्यातील वैद्यकीय अस्वास्थ प्रमाणपत्र .) 
२. जिल्हा न्यायालय आदेश क्र.काव्यावि/( प्रशा)/ ७७०३/ १९ , दिनांक 
०२ नोव्हेंबर , २०१९ . 
३. जिल्हा न्यायालय आदेश क्र.काव्यावि/( प्रशा)/ ७७७८ / १ ९ , दिनांक 
०४ नोव्हेंबर , २०१९ . 
४. जिल्हा न्यायालय आदेश क्र.काव्यावि /( प्रशा)/ ७९ ३५/ १ ९ , दिनांक 
०८ नोव्हेंबर , २०१९ . 
५. श्री . एम . डी . ठोंबरे, दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर कळंब यांचे पत्र जा . 
क्र . ४६५१/ १ ९ , दिनांक १८ नोव्हेंबर , २०१९ अन्वये प्राप्त झालेला विहीत 
नमुन्यातील वैद्यकीय स्वास्थ प्रमाणपत्र . 
६. श्री . एम . डी . ठोंबरे , दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर कळंब यांचे पत्र जा . 
क्र . ४६५२/ १९ , दिनांक १८ नोव्हेंबर , २०१ ९ अन्वये प्राप्त झालेला विहीत 
नमुन्यातील वैद्यकीय अस्वास्थ व इतर प्रमाणपत्र . 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश 
निर्गमीत करितात 


एम . जी . 


१४ 


आदेश 


प्र.प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
पहा :- १. श्री . जी . ए. देशपांडे , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ 
स्तर , उस्मानाबाद यांचे पत्र जा . क्र . ५६०७/ १ ९ , दिनांक 
२० नोव्हेंबर , २०१९ अन्वये सादर केलेला विहीत नमुण्यातील परीवर्तित 
रजेचा अर्ज. 
( सोबत- विहीत नमुन्यातील वैद्यकीय अस्वास्थ व स्वास्थ प्रमाणपत्र .) 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश 
निर्गमीत करितात 

आदेश 
क्र.काव्यावि/(प्रशा)/ ८२६६/ २०१९ . - श्री . जी . ए. देशपांडे, २ रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
उस्मानाबाद यांची दिनांक १८ व १९ नोव्हेंबर , २०१ ९ रोजीचा ( ०२ ) दोन 
दिवसांची वैद्यकीय कारणावरून परीवर्तित रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा 
( रजा) नियम १९ ८१ , मधील नियम-६१ , नुसार कार्योत्तर मंजूर करण्यात 
येते . 

रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . जी . ए . देशपांडे, २ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद 
म्हणून काम पहात आहेत . 

जर श्री . जी . ए . देशपांडे, हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते २ रे 
सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी, 
उस्मानाबाद म्हणून 

कार्यरत राहिले असते . 

( दोन ) 
श्री . जी . ए . देशपांडे, २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर व 
अतिरिक्त 

मुख्य 

न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद यांच्या सदरील परीवर्तित 


क्र.काव्यावि /( प्रशा)/ ८२७० / २०१९ . - श्री . एम . डी . ठोंबरे , दिवाणी 
न्यायाधीश , क . स्तर न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग कळंब यांची दिनांक ०१ 
नोव्हेंबर , २०१९ ते दिनांक १७ नोव्हेंबर , २०१९ या ( १७) सतरा दिवसांची 
वैद्यकीय कारणवरून परिवर्तीत रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम 
१ ९८१ , मधील नियम -६१, नुसार मंजूर करण्यात येते . 

रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . एम . डी . ठोंबरे , दिवाणी न्यायाधीश , 
क . स्तर न्यायदंडाधिकारी , प्र. वर्ग कळंब म्हणून काम पहात आहेत . 

जर श्री . एम . डी . ठोंबरे , हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते 
दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर न्यायदंडाधिकारी, प्र . वर्ग कळंब म्हणून 
कार्यरत राहिले असते . 

( दोन ) 


श्री . एम . डी . ठोंबरे , दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर न्यायदंडाधिकारी, 
प्र . वर्ग कळंब यांच्या न्यायालयाचा संदर्भीय आदेश क्र .०२ अन्वये दिनांक 
०१ नोव्हेंबर , २०१९ , दिनांक ०४ नोव्हेंबर , २०१९ ते दिनांक 
०८ नोव्हेंबर , २०१९ आणि ११ नोव्हेंबर , २०१ ९ ते दिनांक १७ नोव्हेंबर , 
२०१९ रोजी पर्यंतचा कार्यभार हा श्री . एम . बी . कुडते , सह दिवाणी 
न्यायाधीश, क.स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र.वर्ग, कळंब यांनी पाहिला. 


१४४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी २३-२९ , २०२० : माघ , ०३-०९ , शके १९ ४१ , 


भाग १ - पुरवणी 


१७ 


श्री . एम . डी . ठोंबरे , दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर न्यायदंडाधिकारी , 
प्र . वर्ग कळंब यांच्या न्यायालयाचा संदर्भीय आदेश क्र .०३ अन्वये दिनांक 
०२ व ०३ नोव्हेंबर , २०१ ९ रोजीचा कार्यभार आणि संदर्भीय आदेश क्र . ०४ 
अन्वये दिनांक ०९ व १० नोव्हेंबर , २०१ ९ रोजीचा कार्यभार हा 
सौ.आर.आर.कुलकर्णी, २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क.स्तर , व 
न्यायदंडाधिकारी , प्र.वर्ग , कळंब यांनी पाहिला . 
उस्मानाबाद , २१ नोव्हेंबर , २०१९ . 

एम . जी . देशपांडे , 
प्र.प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, उस्मानाबाद . 


, 


. 


१६ 


प्र.प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
पहा :- १. जिल्हा न्यायालय आदेश क्र.काव्यावि /( प्रशा)/८१ ९ ८ / १९ , दिनांक 
२० नोव्हेंबर , २०१९ . 
२. श्री . जे . के . जोशी , दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , उस्मानाबाद यांचा 
परीवर्तित रजेबाबतचा दिनांक १ ९ नोव्हेंबर , २०१९ रोजीचा ई-मेल संदेश . 
३. जिल्हा न्यायालय आदेश क्र.काव्यावि /( प्रशा)/ ८२६८ / १ ९ , दिनांक 
२१ नोव्हेंबर , २०१९ . 
४. श्री . जे . के . जोशी, दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , उस्मानाबाद यांचे 
पत्र जा.क्र . ६०२५ / १ ९ , दिनांक २२ नांव्हेंबर , २०१९ अन्वये सादर केलेला 
विहीत नमुन्यातील परिवर्तीत रजेचा अर्ज . 
( सोबत -वैद्यकीय अस्वास्थ व स्वास्थ प्रमाणपत्र ) 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश 
निर्गमीत करितात 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
पहा :- १. जिल्हा न्यायालय आदेश क्र.काव्यावि/( प्रशा )/ ७९ ३०/ १९, दिनांक 
०८ नोव्हेंबर , २०१ ९ . 
२. श्री . जे . के . जोशी, दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर, उस्मानाबाद यांचा 
परीवर्तीत रजेबाबतचा दिनांक ११ नोव्हेंबर , २०१ ९ रोजी प्राप्त ई -मेल संदेश . 
३. श्री . जे . के . जोशी, दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , उस्मानाबाद यांचा 
परीवर्तीत रजेबाबतचा दिनांक १४ नोव्हेंबर , २०१ ९ रोजी प्राप्त ई -मेल संदेश. 
४. श्री . जे . के . जोशी , दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , उस्मानाबाद यांचे 
पत्र जा.क्र . ५ ९ ६३/ १ ९ , दिनांक १५ नोव्हेंबर , २०१ ९ अन्वये सादर केलेला 
विहीत नमुन्यातील परिवर्तीत रजेचा अर्ज. 
( सोबत - वैद्यकीय अस्वास्थ व स्वास्थ प्रमाणपत्र ) 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश 
निर्गमीत करितात 

आदेश 
क्र.काव्यावि/(प्रशा)/ ८३२७/ २०१९ . - श्री . जे . के . जोशी , दिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , उस्मानाबाद यांची दिनांक ११ नोव्हेंबर , २०१ ९ ते 
दिनांक १४ नोव्हेंबर , २०१९ या ( ०४) चार दिवसांची वैद्यकीय कारणवरून 
परीवर्तित रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा) नियम १९ ८१ , मधील नियम -६१ 
नुसार, कार्योत्तर मंजूर करण्यात येते . 

रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . जे . के . जोशी, दिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर , उस्मानाबाद म्हणून काम पहात आहेत . 

जर श्री . जे . के . जोशी, हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते 
दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , उस्मानाबाद म्हणून कार्यरत राहिले 
असते . 

( दोन ) 
श्री . जे . के . जोशी, दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , उस्मानाबाद 
यांच्या सदरील परीवर्तित रजेच्या कालावधीत संदर्भीय आदेश क्र . ०१ 
अन्वये त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा सौ . यु . व्ही . इंदापुरे, सह दिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , व अतिरिक्त 

मुख्य 

न्यायदंडाधिकारी उस्मानाबाद 
यांनी पाहिला. 
उस्मानाबाद , २५ नोव्हेंबर , २०१९ . 

श्रीमती एस . एम . शिंदे, 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, उस्मानाबाद . 


आदेश 


. 


क्र.काव्यावि /( प्रशा)/८३०१ / २०१९ . - श्री . जे . के . जोशी, दिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , उस्मानाबाद यांची दिनांक १ ९ नांव्हेंबर , २०१९ ते 
दिनांक २१ नोव्हेंबर , २०१९ या ( ०३ ) तीन दिवसांची वैद्यकीय कारणवरून 
परावर्तित रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम १ ९ ८१, मधील नियम -६१ 
नुसार , 

कार्योत्तर मंजूर करण्यात येते . 

रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . जे . के . जोशी, दिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर , उस्मानाबाद म्हणून काम पहात आहेत . 

जर श्री . जे . के . जोशी, हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते 
दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , उस्मानाबाद म्हणून कार्यरत राहिले 


असते . 


१८ 


( दोन ) 
श्री . जे . के . जोशी, दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , उस्मानाबाद 
यांच्या सदरील परीवर्तीत रजेच्या कालावधीत संदर्भीय आदेश क्र . ०३ 
अन्वये त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा सौ . यु. व्ही . इंदापुरे , सह दिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी उस्मानाबाद 
यांनी पाहिला. 
उस्मानाबाद , २२ नोव्हेंबर , २०१ ९ . 

देशपांडे, 
प्र.प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, उस्मानाबाद . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
पहा :- १. श्री . जी . ए. देशपांडे , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ 
स्तर , उस्मानाबाद यांचे पत्र जा . क्र . ६११२/ १९ , दिनांक २५ नोव्हेंबर , 
२०१ ९ अन्वये सादर केलेला विहीत नमन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज . 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश 
निर्गमीत करितात 


एम . जी . 


आदेश 


क्र.काव्यावि/( प्रशा)/८३५१/ २०१९. - श्री . जी . ए. देशपांडे, २ रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी २३-२९ , २०२० : माघ , ०३-०९ , शके १९ ४१ , १४५ 
उस्मानाबाद यांची दिनांक २७ व २८ नोव्हेंबर , २०१९ रोजीचा ( ०२ ) दोन न्यायाधीश , क.स्तर , व न्यादंडाधिकारी, प्र.वर्ग, उस्मानाबाद यांच्याकडे 
दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम १ ९ ८१ , मधील ठेवण्यात येतो . 
नियम-५० , नुसार मंजूर करण्यात येवुन , दिनांक २६ नोव्हेंबर, २०१९ रोजी 

उस्मानाबाद , २५ नोव्हेंबर , २०१ ९ . 
कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक २९ नोव्हेंबर , २०१९ रोजी कार्यालयीन 
वेळेपूर्वी पर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येते . 

श्रीमती एस . एम . शिंदे, 
प्रमुख 

जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 
रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . जी . ए . देशपांडे, २ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी, उस्मानाबाद 
म्हणून काम पहातील . 

२० 
जर श्री . जी . ए. देशपांडे, हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते २ रे 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , पहा :- १. जिल्हा न्यायालय आदेश क्र . HKW/( Admn)/ 8448 / 19 , 
उस्मानाबाद म्हणून कार्यरत राहिले असते . 

दिनांक २२ नोव्हेंबर , २०१९ . 
( दोन ) 

२. श्री . एस . एस . देशपांडे, तदर्थजिल्हा न्यायाधीश-१, भूम यांचे पत्र जा . 
श्री . जी . ए . देशपांडे , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर व क्र . १ ९८४/ १ ९ , दिनांक २५ नोव्हेंबर , २०१ ९ अन्वये प्राप्त झालेला विहीत 
अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद यांच्या सदरील अर्जित नमुन्यातील अर्जित रजेचा ई-मेल संदेश . 
रजेच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार श्री . ए . एम . पाटणकर , 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश 
५ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , निर्गमीत करितात 
उस्मानाबाद यांच्याकडे ठेवण्यात येतो . 

आदेश 
उस्मानाबाद, २५ नोव्हेंबर , २०१९ . 

क्र.काव्यावि/( प्रशा)/ ८४०४/ २०१९ . - श्री . एस. एस . देशपांडे, तदर्थ 
श्रीमती एस . एम . शिंदे , जिल्हा न्यायाधीश- १, भूम यांची दिनांक १७ डिसेंबर, २०१९ ते दिनांक १९ 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, उस्मानाबाद . डिसेंबर, २०१९ या ( ०३) तीन दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा 

(रजा) नियम १९ ८१ , मधील नियम -५०, नुसार (रजेमागील दिनांक १६ 

डिसेंबर , २०१९ या एक दिवसांच्या सुट्टीच्या फायद्यासह ) मंजूर करण्यात 
१ ९ 

येवून , दिनांक २० डिसेंबर , २०१९ रोजी कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यंत मुख्यालय 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 

सोडण्याची परवानगी देण्यात येते . 
पहा :- ३. श्री . के . सी . कलाल , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर , 

रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . एस . एस . देशपांडे , हे तदर्थ 
उस्मानाबाद यांचे पत्र जा . क्र . ६११०/ १९ , दिनांक २५ नोव्हेंबर , २०१ ९ जिल्हा न्यायाधीश- १, भूम म्हणून काम पहातील . 
अन्वये सादर केलेला विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज 

जर श्री . एस . एस . देशपांडे , हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश 

तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश- १, भूम म्हणून कार्यरत राहिले असते . 
निर्गमीत करितात 

( दोन ) 
आदेश 

श्री . एस . एस . देशपांडे, तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश- १, भूम यांच्या 
क्र.काव्यावि/( प्रशा)/८३५२/२०१९.- श्री . के . सी . कलाल , ३ रे सह 

सदरील अर्जित रजेच्या/ सुट्टीच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार 
दिवाणी न्यायाधीश , क.स्तर , व न्यादंडाधिकारी , प्र.वर्ग , उस्मानाबाद यांची 

हा श्री . आर . व्ही . उत्पात, जिल्हा न्यायाधीश-२, भूम यांच्याकडे ठेवण्यात 
दिनांक २६ नोव्हेंबर , २०१९ ते दिनांक २८ नोव्हेंबर , २०१९ या ( ०३ ) तीन येतो. 
दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १ ९ ८१, मधील 

उस्मानाबाद , २५ नोव्हेंबर , २०१ ९ . 
नियम -५० नुसार , मंजूर करण्यात येवुन , दिनांक २५ नोव्हेंबर , २०१९ रोजी 

श्रीमती एस . एम . शिंदे, 
कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक २९ नोव्हेंबर , २०१९ रोजी कार्यालयीन 
वेळेपुर्वी पर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येते . 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 
रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . के . सी . कलाल हे ३ रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर , व न्यादंडाधिकारी , प्र.वर्ग, उस्मानाबाद म्हणून 

२१ 
काम पहात पहातील . 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
जर श्री . के . सी . कलाल , हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते ३ रे 

पहा :- १. सौ . एस . ए . कानशिडे, सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , 
सह दिवाणी न्यायाधीश , क.स्तर, व न्यादंडाधिकारी , प्र.वर्ग, उस्मानाबाद 

उमरगा यांचे पत्र जा . क्र . ३३९ २/ १९ , दिनांक १४ नोव्हेंबर , २०१ ९ अन्वये 
म्हणून कार्यरत राहिले असते . 

प्राप्त झालेला विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा ई- मेल संदेश . 
( दोन ) 

२. जिल्हा न्यायालय आदेश क्र .काव्यावि /( प्रशा)/ ८०७२/ १ ९ , 
श्री . के . सी . कलाल , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क.स्तर , व 

दिनांक १५ नोव्हेंबर , २०१९ . 
न्यादंडाधिकारी , प्र.वर्ग , उस्मानाबाद यांच्या सदरील अर्जित रजेच्या कालावधीत 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश 
त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा श्री . व्ही . बी . शेट्टी , ४ थे सह दिवाणी 

निर्गमीत करितात 


. 


१४६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार 


ते 


बुधवार , जानेवारी २३-२९ , २०२० : माघ , ०३-०९ , 


शके १ ९ ४१ , 


भाग १ - पुरवणी 


हा श्रीमती . एन . एच . मखरे , जिल्हा न्यायाधीश -३ , उस्मानाबाद यांच्याकडे 
ठेवण्यात येतो. 
उस्मानाबाद , २८ नोव्हेंबर , २०१ ९ . 

श्रीमती एस . एम . शिंदे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, उस्मानाबाद . 


आदेश 
क्र.काव्यावि/(प्रशा )/ ८४४९ / २०१९ :- सौ . एस . ए. कानशिडे, सह 
दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, व अतिरिक्त मुख्य न्यादंडाधिकारी , उमरगा 
यांची संदर्भीय आदेश क्र .०२ अन्वये दिनांक १८ नोव्हेंबर , २०१९ ते दिनांक 
२३ नोव्हेंबर , २०१९ रोजीची ( ०६ ) सहा दिवसांची फक्त रजा (रजेमागील 
दिनांक १७ नोव्हेंबर , २०१९ आणि रजेपुढील दिनांक २४ नोव्हेंबर , २०१९ या 
दोन दिवसांच्या सुट्टीच्या फायद्यासह ) मंजुर करण्यात येवुन , 
दिनांक १६ नोव्हेंबर, २०१ ९ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक २५ 
नोव्हेंबर, २०१९ रोजी कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी 
देण्यात आलेली होती. तसेच सौ . एस . ए . कानशिडे, सह दिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर , व अतिरिक्त मुख्य न्यादंडाधिकारी , उमरगा यांच्या सदरील 
रजेच्या/ सुट्टीच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा श्री . एन . के . 
कारंडे, दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , उमरगा यांच्याकडे ठेवण्यात 
आलेला होता. 

सौ . एस . ए . कानशिडे, सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , व 
अतिरिक्त मुख्य न्यादंडाधिकारी , उमरगा यांचे सदरील रजेचे स्वरूप मुळ 
सेवापुस्तक प्राप्त झाल्यानंतर जाहीर करण्यात येईल असे संदर्भ क्र . ०२ 
अन्वये आदेशीत करण्यात आले होते. त्यांचेमुळ सेवापुस्तक या कार्यालयास 
प्राप्त झाले असुन त्यांनी संदर्भीय अर्जानुसार दिनांक १८ नोव्हेंबर , २०१९ ते 
दिनांक २३ नोव्हेंबर , २०१९ रोजीची ( ०६ ) सहा दिवसांची उपभोगलेली रजा 
(रजेमागील दिनांक १७ नोव्हेंबर , २०१९ आणि रजेपुढील दिनांक २४ नोव्हेंबर , 
२०१९ या दोन दिवसांच्या सुट्टीच्या फायद्यासह ) महाराष्ट्र नागरी सेवा 
(रजा) नियम १९ ८१, मधील नियम -५० नुसार , या आदेशान्वये अर्जित रजा 
म्हणून घोषीत करण्यात येत आहे . 
उस्मानाबाद , २६ नोव्हेंबर , २०१९ . 

श्रीमती एस . एम . शिंदे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, उस्मानाबाद . 


२३ 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
पहा :- १. श्री . एस . बी . साळुखे, तदर्थजिल्हा न्यायाधीश -१ , उमरगा यांचे 
पत्र जा . क्र . १२९ ८ / १९ , दिनांक २० नोव्हेंबर , २०१९ अन्वये प्राप्त झालेला 
परिवर्तित रजेचा अर्ज . 
२. जिल्हा न्यायालय आदेश क्र .काव्यावि/ (प्रशा)/ ८२१५/ १ ९ , 
दिनांक २० नोव्हेंबर , २०१ ९ . 
३. श्री . एस . बी . साळूखे, तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-१, उमरगा यांचे पत्र 
जा . क्र . १३०९ / १ ९ , दिनांक २२ नोव्हेंबर , २०१९ अन्वये प्राप्त झालेला वाढीव 
परिवर्तित रजेचा अर्ज. 
४. जिल्हा न्यायालय आदेश क्र .काव्यावि /( प्रशा)/ ८३२३/ १ ९ , 
दिनांक २३ नोव्हेंबर , २०१९ . 
५. श्री . एस . बी . साळुखे, तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-१ , उमरगा यांचे पत्र 
जा . क्र . १३२१/ १ ९ , दिनांक २७ नोव्हेंबर , २०१ ९ अन्वये प्राप्त झालेला विहित 
नमुन्यातील परिवर्तित रजेचा अर्ज . 
( सोबत - वैद्यकीय अस्वास्थ व स्वास्थ प्रमाणपत्र .) 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश 
निर्गमीत करितात 


आदेश 


२२ 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
पहा :- १. श्रीमती. आर . जे . राय , तदर्थजिल्हा न्यायाधीश-१ , उस्मानाबाद 
यांचे पत्र जा . क्र . ८३६३/ १९ , दिनांक २८ नोव्हेंबर , २०१ ९ रोजी सादर 
केलला विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज . 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश 
निर्गमीत करितात 

आदेश 
क्र.काव्यावि /(प्रशा)/ ८४७५/ २०१९ . - श्रीमती . आर . जे . राय , तदर्थ 
जिल्हा न्यायाधीश-१, उस्मानाबाद यांची दिनांक २८ नोव्हेंबर , २०१ ९ ते 
दिनांक ०५ डिसेंबर , २०१९ या ( ०८ ) आठ दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र 
नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१, मधील नियम -५० नुसार , मंजूर करण्यांत 
येवून , दिनांक २७ नोव्हेंबर, २०१९ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर पासुन मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगी देण्यात येते . 

रजेवरून परत आल्यानंतर श्रीमती. आर . जे . राय , या तदर्थ जिल्हा 
न्यायाधीश-१ , उस्मानाबाद म्हणून काम पहातील . 

जर श्रीमती . आर . जे . राय , या सदरील रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या 
तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-१ , उस्मानाबाद म्हणून कार्यरत राहिल्या असत्या . 

( दोन ) 
श्रीमती . आर . जे . राय , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१, उस्मानाबाद 
यांच्या सदरील अर्जित रजेच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार 


क्र.काव्यावि/( प्रशा)/८४७९/२०१९.- श्री . एस . बी . साळूखे, तदर्थ 
जिल्हा न्यायाधीश -१ , उमरगा यांची दिनांक २१ नोव्हेंबर , २०१९ ते दिनांक 
२६ नोव्हेंबर , २०१९ या ( ०६ ) सहा दिवसांची वैद्यकीय कारणवरून परिवर्तित 
रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम १९ ८१, मधील नियम -६१ नुसार , 
मंजूर करण्यात येते . 

रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . एस . बी . साळूखे, हे तदर्थ जिल्हा 
न्यायाधीश-१ , उमरगा म्हणून काम पहात आहेत . 

जर श्री . एस . बी . साळुखे, हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते तदर्थ 
जिल्हा न्यायाधीश -१ , उमरगा म्हणून कार्यरत राहिले असते . 

( दोन ) 
श्री . एस . बी . साळुखे, तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ , उमरगा यांच्या 
सदरील परिवर्तीत रजेच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा व त्यांच्याकडे 
ठेवण्यात आलेला जिल्हा न्यायाधीश-१, उमरगा यांच्या न्यायालयाचा संदर्भीय 
आदेश क्र . ०२ व ०४ अन्वये विशेष कार्यक्षेत्राचा कार्यभार हा श्री . एम . जी . 
देशपांडे, जिल्हा न्यायाधीश -१ , उस्मानाबाद यांनी आणि प्रशासकीय कार्यक्षेत्राचा 
कार्यभार हा श्री . एन . के . करंडे, दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , उमरगा 
यांनी पाहिला. 
उस्मानाबाद , २८ नोव्हेंबर , २०१ ९ . 

श्रीमती एस . एम . शिंदे, 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार 


ते 


बुधवार , 

जानेवारी २३-२९ , २०२० : माघ, ०३-०९ , शके १ ९४१ , 


१४७ 


२५ 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
पहा :- १ ) श्री पी . बी. पोरे, मुख्य न्यायदंडाधिकारी, उस्मानाबाद यांचे 
पत्र जा.क्र . ३४७१/ १९ , दिनांक २९ नोव्हेंबर , २०१ ९ अन्वये सादर केलेला 
विहीत नमुण्यातील अर्जित रजेचा अर्ज . 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत 
करीतात 


आदेश 


२४ 
अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 
( फौजदारी प्रक्रिया संहिता १ ९ ७३ चे कलम १४४ प्रमाणे ) 

आदेश 
जा.क्र .२०१७/ एमएजी-३/ सीआर-०७:- ज्याअर्थी पोलिस अधिक्षक उस्मानाबाद 
यांनी त्यांचेकडील पत्र क्र . पो.अ. कार्या/ द.वि.सेल / मनाई आदेश/ ३२९ / २०१ ९ 
दिनांक २३/ ०९/ २०१९ अन्वये आगामी विधानसभा निवडणूक , दिवाळी व इतर 
महत्वाचे सण- अत्सवाच्या काळात दहशतवादी कारवायांना प्रतिबंध करण्यासाठी 
आणि कायदा व सुव्यवस्था अबाधीत राखण्यासाठी खालील नमुद मुद्या क्रमांक 
०१ ते ०८ चे अनुषंगाने उस्मानाबाद जिल्ह्यात मनाई आदेश लागु करण्याची 
आवश्यकता असल्याने फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९ ७३ चे कलम १४४ प्रमाणे 
मनाई आदेश लागू होणेस विनंती केली आहे . 

त्याअर्थी सर्व जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्था आबाधीत राखण्यासाठी 
खालील मुद्या क्र .०१ ते ०८ चे संदर्भात फौजदारी प्रक्रिया संहिता १ ९ ७३ चे 
कलम १४४ प्रमाणे उस्मानाबाद जिल्ह्यात मनाई आदेश लागू करण्याची 
आवश्यकता असल्याने एकतर्फी आदेश काढणे आवश्यक असल्याची माझी 
खात्री झाली आहे . 

त्याअर्थी, मी अपर जिल्हादंडाधिकारी , उस्मानाबाद फौजदारी प्रक्रिया 
संहिता १ ९ ७३ चे कलम १४४ अन्वये उक्त परिसरात खालील बाबी करण्यास 
मनाई करीत आहे . 

१. उस्मानाबाद जिल्ह्यात कोणत्याही व्यक्तिला किरायाने/भाड्याने ठेवताना 
घर मालक , लॉज चालक , धर्मदाय संस्था, विश्रामगृह , भक्तनिवास, धर्मशाळा 
चालक /मालक यांनी वास्तव्यास राहणाऱ्या व्यक्तीचे ओळखपत्र व निवासाचा 
पत्ता याबाबत माहिती संबंधीत पोलीस स्टेशनला न देता भाड्याने /किरायाने 
ठेवण्यास मनाई करीत आहे . 

२. उस्मानाबाद जिल्ह्यात कोणत्याही व्यक्तिला जुने मोटार वाहनांच्या 
खरेदी-विक्री , जूने वाहन भंगार मध्ये खरेदी -विक्री बाबत संबंधीत पोलीस 
स्टेशनला माहिती न देता खरेदी -विक्री करण्यास मनाई करीत आहे. 

३. आक्षेपार्ह सिडी/ गाणे वाजविल्यामुळे जातीय- धार्मिक तेढ निर्माण 
होण्याची शक्यता असल्याने जिल्ह्यात कोणत्याही कार्यक्रमात अथवा कोणत्याही 
ठिकाणी आक्षेपार्ह सीडी/ गाणी/ संगीत वाजविण्यास मनाई करीत आहे . 

४. अवैध सिम कार्ड विक्री करण्यास व अवैध स्फोटक साठा बाळगण्यास 
मनाई करीत आहे. 

५. मागील एक पहिन्यात विक्री केलेल्या सिमकार्ड धारकांची माहिती 
सादर करणे बंधनकारक राहील. 

६. सायबर कॅफे मालकास आपली ओळख पटविल्याशिवाय कोणत्याही 
व्यक्तीस सायबर कॅफेचा वापर करण्यास मनाई करीत आहे . 

७. शोभेची दारु विनापरवाना साठा तसेच ड्रोनचा विना परवाना वापर 
करण्यास मनाई करीत आहे. 

८. खताची विक्री करताना अमोनियम नायट्रेट युक्त खत दुकान / 
गोडाऊन विक्रेते याने ज्या लोकांना खत विक्री केली आहे. अशा ग्राहकाचे 
नाव , पत्ता , आधारकार्ड क्रमांक , मोबाईल नंबर व खत किती प्रमाणात 
खरेदी केली आहे . याचा सविस्तर व स्वतंत्र अभिलेख ठेवण्यासंबंधीनिर्देश 
देत आहे . 

हा आदेश उस्मानाबाद जिल्ह्याच्या हद्दीदिनांक २४/०९ / २०१९ रोजीचे 
००.०५ वाजे ते दि . ३१ / १० / २०१९ रोजीचे २४.०० वाजपर्यंत लागू राहतील . 

हा आदेश दिनांक २३/ ० ९/ २०१९ रोजी माझ्या सही व शिक्यानिशी 
देण्यात आला आहे . 
औरंगाबाद , २६ ऑगस्ट , २०१ ९ 

राजेंद्र खंदारे 
अपर जिल्हादंडाधिकारी, उस्मानाबाद 


क्र.काव्यवि /(प्रशा)८५१८/ २०१९ - श्री पी . बी . पोरे , मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
उस्मानाबाद यांची दिनांक ०२ डिसेंबर , २०१९ ते दिनांक ०४ डिसेंबर , २०१९ 
या ( ०४ ) चार दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम 
१ ९ ८१, मधील नियम-५० नुसार , ( रजेमागील दिनांक ०१ डिसेंबर , २०१९ 
या एक दिवसाच्या सुट्टीच्या फायद्यासह ) मंजूर करण्यात येवून , 
दिनांक ३० नोव्हेंबर , २०१९ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते 
दिनांक ०५ डिसेंबर , २०१९ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वी पर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगी देण्यात येते . 

रजेवरून परत आल्यानंतर श्री पी . बी . पोरे हे मुख्य न्यायदंडाधिकारी, 
उस्मानाबाद म्हणून काम पहातील . 

जर श्री पी . बी . पोरे हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद म्हणून कार्यरत राहिले असते. 

( दोन ) 
श्री पी . बी . पोरे , मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद यांच्या सदरील 
अर्जित रजेच्या/ सुट्टीच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा 
सौ.यु.व्ही.इंदापूरे, सह दिवाणी न्यायाधीश , व.स्तर , व अतिरिक्त मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी, उस्मानाबाद यांच्याकडे ठेवण्यात येतो. 
उस्मानाबाद , २९ नोव्हेंबर , २०१९ . 

श्रीमती एस . एम . शिंदे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश ,उस्मानाबाद . 


२६ 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
पहा : १ ) श्री आर . बी . खंदारे , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर, तुळजापूर यांचे पत्र जा.क्र . ४०७९ / १९ , दिनांक २८ नोव्हेंबर , २०१९ 
अन्वये प्राप्त झालेला विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा ई- मेल संदेश . 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत 
करीतात 


आदेश 


क्र.काव्यवि/( प्रशा) ८५१ ९/ २०१९ - श्री आर. बी . खंदारे , २ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश, क.स्तर, व न्यायदंडाधिकारी , प्र.वर्ग, तुळजापूर यांची दिनांक 
२८ व २९ नोव्हेंबर , २०१९ या ( ०२) दोन दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र 
नागरी सेवा ( रजा ) नियम १९ ८१ , मधील नियम- ५० नुसार , मंजूर 
करण्यात येवून , दिनांक २८ नोव्हेंबर , २०१९ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर 
पासून ते दिनांक ३० नोव्हेंबर , २०१ ९ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वी पर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येते . 

रजेवरून परत आल्यानंतर श्री आर . बी . खंदारे हे २ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश, क.स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र.वर्ग , तुळजापूर म्हणून काम 
पहातील . 


१४८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार 


ते 


बुधवार , 

जानेवारी २३-२९ , २०२० : माघ, ०३-०९ , शके १९ ४१ , 


भाग १ - पुरवणी 


२८ 


जर श्री आर. बी . खंदारे हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते २ रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , क.स्तर, व न्यायदंडाधिकारी , प्र.वर्ग, तुळजापूर म्हणून 
कार्यरत राहिले असते. 

( दोन ) 
श्री आर . बी . खंदारे , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क.स्तर , व 
न्यायदंडाधिकारी , प्र.वर्ग, तुळजापूर यांच्या सदरील अर्जित रजेच्या कालावधीत 
त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा श्रीमती एस . पी . जसवंत , सह दिवाणी 
न्यायाधीश , क.स्तर, व न्यायदंडाधिकारी , प्र.वर्ग, तुळजापूर यांच्याकडे 
ठेवण्यात येतो . 
उस्मानाबाद , २९ नोव्हेंबर , २०१ ९ . 

श्रीमती एस . एम . शिंदे, 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, उस्मानाबाद . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
पहा :- १ ) श्रीमती जे . आर . राऊत , दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर , 
लोहारा यांचे पत्र जा.क्र . १८७६/ १ ९ , दिनांक ३० नोव्हेंबर , २०१९ अन्वये 
प्राप्त झालेला विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज. 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश उस्मानाबाद हे खलील प्रमाणे आदेश निर्गमीत 
करितात 


आदेश 


२७ 


क्र.काव्यावि (प्रशा)/ ८६०५ / २०१९ - श्रीमती जे . आर . राऊत , दिवाणी 
न्यायाधीश , क.स्तर , व न्यायदंडाधिकारी, प्र.वर्ग, लोहारा यांची 
दिनांक ०३ डिसेंबर , २०१९ सर ( ०१ ) दिवसाची अर्जित रजा महाराष्ट्र 
नागरी सेवा (रजा ) नियम १९ ८१, मधील नियम- ५० नुसार , अपवादात्मक 
परिस्थितीत विशेष बाब म्हणून मंजूर करण्यात येवुन , सदरील कालावधीत 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येते . 

रजेवरून परत आल्यानंतर श्रीमती जे . आर . राऊत , या दिवाणी न्यायाधीश , 
क.स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र.वर्ग , लोहारा म्हणून काम पहातील . 

जर श्रीमती जे . आर. राऊत , या सदरील रजेवर गेल्या नसत्या तर ते 
दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र.वर्ग, लोहारा म्हणून 
कार्यरत राहिल्या असत्या . 

( दोन ) 
श्रीमती जे . आर . राऊत , दिवाणी न्यायाधीश , क.स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , 
प्र.वर्ग, लोहारा यांच्या सदरील अर्जित रजेच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा 
कार्यभार हा श्री ए . ए . बाबर , सह दिवाणी न्यायाधीश , क.स्तर , 
न्यायदंडाधिकारी, प्र.वर्ग, लोहारा यांच्याकडे ठेवण्यात येतो . 
उस्मानाबाद, ०२ डिसेंबर , २०१९ . 

श्रीमती एस . एम . शिंदे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद 


व 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
पहा :- १ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्र.काव्यावि ( प्रशा)/ ८३५२/१९ , 
दिनांक २५ नोव्हेंबर , २०१९ . 

२ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्र.काव्यावि (प्रशा)/ ५३ ९ ६/ १ ९ , 
दिनांक २६ नोव्हेंबर , २०१९ . 

३ ) श्री व्ही . बी . शेट्टी, ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , क.स्तर , उस्मानाबाद 
यांचे पत्र जा.क्र . ६२६१/ १९ , दिनांक २९ नोव्हेंबर , २०१९ अन्वये सादर 
केलेला विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज . 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत 
करितात 

आदेश 
क्र.काव्यावि( प्रशा)/८५२० / २०१ ९ - श्री व्ही . बी . शेट्टी, ४ थे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , क.स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र.वर्ग, उस्मानाबाद यांची संदर्भीय 
आदेश क्र . ०२ अन्वये मंजूर करण्यात आलेली दिनांक २६ नोव्हेंबर , २०१९ 
रोजीची ( ०१ ) एक दिवसाची नैमित्तीक रजा रद्द करण्यात येवुन , त्यांची 
दिनांक २६ नोव्हेंबर, २०१ ९ ते दिनांक २६ नोव्हेंबर , २०१९ या ( ०३ ) दिवसांची 
अर्जित रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९ ८१, मधील नियम- ५० 
नुसार , कार्योत्तर मंजूर करण्यात येते . 

रजेवरून परत आल्यानंतर श्री व्ही . बी . शेट्टी हे ४ थे सह दिवाणी 
न्यायाधीश, क.स्तर , व न्यायदंडाधिकारी, प्र.वर्ग , उस्मानाबाद म्हणून काम 
पहात आहेत . 

जर श्री व्ही . बी . शेट्टी हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते ४ थे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , क.स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र.वर्ग , उस्मानाबाद म्हणून 
कार्यरत राहिले असते . 

( दोन ) 
श्री व्ही . बी . शेट्टी ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर , व 
न्यायदंडाधिकारी, प्र.वर्ग, उस्मानाबाद यांच्या सदरील अर्जित रजेच्या कालावधीत 
त्यांच्या न्यायालयाचा व त्यांच्याकडे ठेवण्यात आलेला ३ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश, क.स्तर , व न्यायदंडाधिकारी, प्र.वर्ग, उस्मानाबाद यांच्या 
न्यायालयाचा कार्यभार हा श्रीमती ए . एस . बिराजदार , २ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , क.स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र.वर्ग, उस्मानाबाद यांनी पाहिला . 
उस्मानाबाद , २ ९ नोव्हेंबर , २०१९ . 

श्रीमती एस . एम . शिंदे, 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


२ ९ 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
१ ) पहा :- १ ) सौ . एस . एस. चव्हाण , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, 
कनिष्ठ स्तर , उमरगा यांचे पत्रा जा.क्र ३११६ / १ ९ , 
दिनांक २५ नोव्हेंबर , २०१९ अन्वये सादर केलेला विहित नमुन्यातील परिवर्तीत 
रजेचा अर्ज . 

२) जिल्हा न्यायालय आदेश क्र काव्यावि /( प्रशा)/ ८३५४ / १९ , 
दिनांक २५ नोव्हेंबर , २०१ ९ . 

३ ) सौ . एस . एस . चव्हाण , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
उमरगा यांचे पत्र जा.क्र ३१४६/ १९ , दिनांक २७ नोव्हेंबर , २०१ ९ अन्वये 
सादर केलेला विहित नमुन्यातील वाढीव परिवर्तीत रजेचा अर्ज. 

४ ) सौ . एस . एस . चव्हाण , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
उमरगा यांचे पत्र जा.क्र ३१६४/ १ ९ , दिनांक २८ नोव्हेंबर , २०१९ अन्वये 
सादर केलेला विहित नमुन्यातील वैद्यकीय अस्वास्थ व स्वास्थ प्रमाणपत्र . 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत 
करितात 

आदेश 


क्र.काव्यावि/(प्रशा)/ ८६०७/ २०१ ९ - सौ . एस . एस . चव्हाण या २ रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, व न्यायदंडाधिकारी , प्र.वर्ग, उमरगा 


आदेश . 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी २३-२९ , २०२० : माघ , ०३-०९ , शके १९ ४१ , १४ ९ 
यांची दिनांक २५ नोव्हेंबर , २०१९ ते दिनांक २७ नोव्हेंबर , २०१ ९ या ( ०३ ) 

३१ 
तीन दिवसांची वैद्यकीय कारणावरून परिवर्तीत रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा 

जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
(रजा) नियम १९ ८१, मधील नियम-६१, नुसार मंजूर करण्यात येते . 

वाचा : - श्रीमती एस . जी . पांडे /यावलकर , सह दिवाणी न्यायाधीश, 
रजेवरून परत आल्यानंतर सौ . एस . एस . चव्हाण , २ रे सह दिवाणी 

कनिष्ठ स्तर , हदगांव यांचे पत्र क्र . ३७४४/ २०१९ दिनांक २२/ १०/ २०१ ९ 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी, प्र.वर्ग, उमरगा म्हणून काम 

अन्वये सादर केलेला विहित नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज व त्यावरील 
पहात आहेत . 

जर सौ . एस . एस . चव्हाण या सदरील रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या 
२ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र.वर्ग , 

आदेश 
उमरगा म्हणून कार्यरत रहिल्या असत्या . 

क्र . ब-२( १ )/ ८३४८/ २०१९ :- श्रीमती एस . जी . पांडे/ यावलकर , सह 
( दोन ) 

दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, हदगांव यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा 
सौ . एस . एस . चव्हाण , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , व 

( रजा) नियम १९ ८१ मधील नियम ५० अन्वये दिनांक २२/ १० / २०१९ व 
न्यायदंडाधिकारी , प्र.वर्ग , उमरगा यांच्या सदरील परिवर्तीत रजेच्या कालावधीत २३/ १०/ २०१ ९ या ( ०२ ) दिवसांची अर्जित रजा ,मंजूर करण्यांत येते . 
त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा संदर्भीय आदेश क्र . ०२ अन्वये रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती एस . जी . पांडे/यावलकर , सह 
श्री ए . डी . पाटील , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क.स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , हदगांव ह्या पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर 
प्र.वर्ग, उमरगा यांनी पाहिला. 

स्थानापन्न राहतील . 
उस्मानाबाद , २ डिसेंबर , २०१९ 

महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन ) नियम १९ ८१ च्या नियम ३९- ब खालील 
श्रीमती एस . एम . शिंदे , 

तळटिप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती एस . जी . पांडे/ 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, उस्मानाबाद . 

यावलकर , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , हदगांव ह्या जर वर 

नमुद कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर स्थानापन्न 
३० 

राहिल्या असत्या . 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 

सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , हदगांव यांच्या न्यायालयाचा 
पहा : १ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्र.काव्यावि /( प्रशा )/ ८३५१ / १९ , उपरोक्त कालावधीतील जरुरी व तत्कालीक कार्यभार श्रीमती एस . पी . 
दिनांक २५ नोव्हेंबर , २०१ ९ . 

पैठणकर , दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , हदगांव यांनी पहावा . 
२) श्री जी . ए. देशपांडे , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , 

२३/ १० / २०१९ 
उस्मानाबाद यांचे पत्र जा.क्र . ६२७६ / १९ , दिनांक ३० नोव्हेंबर , २०१९ अन्वये 

एस.एस. खरात , 
सादर केलेला विहीत नमुन्यातील वाढीव अर्जित रजेचा अर्ज . 

जिल्हा न्यायाधीश-१, नांदेड . 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश 
निर्गमीत करितात 
आदेश 

३२ 
क्र.काव्यावि/( प्रशा)/ ८६०८ / २०१ ९ - श्री जी . ए . देशपांडे , २ रे सह 

जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर, व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी 

वाचा :- श्री ए . एन . पठाण , सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
उस्मानाबाद यांची दिनांक २९ नोव्हेंबर, २०१९ या ( ०१ ) एक दिवसाची 
वाढीव अर्जित रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९ ८१ , मधील 

भोकर यांचे पत्र क्र . १९९ ५/ २०१९ दिनांक १७/ १० / २०१९ व १२१५/ २०१९ , 
नियम- ५० नुसार, कार्योत्तर मंजूर करण्यात येते . 

दिनांक २१/ ०६/ २०१९ सोबत विहित नमुन्यातील परिवर्तीत रजेचा अर्ज व 

त्यावरील आदेश . 
रजेवरून परत आल्यानंतर श्री जी . ए . देशपांडे हे २ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , 

व अतिरिक्त 

मुख्य न्यायदंडाधिकारी उस्मानाबाद 

आदेश 
म्हणून काम पहात आहेत . 

क्र . ब-२( १ )/ ८३४९ / २०१९ :- श्री ए. एन . पठाण , सह दिवाणी न्यायाधीश, 
जर श्री जी . ए . देशपांडे हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते २ रे सह कनिष्ठ स्तर , भोकर यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम १९ ८१ 
दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी मधील नियम ६१ अन्वये दिनांक १७/ १०/ २०१९ ते १९ / १०/ २०१९ रोजीपर्यंत 
उस्मानाबाद म्हणून कार्यरत राहिले असते . 

( दोन्ही दिवस धरुन ) या एकूण ( ०३ ) दिवसांची परिवर्तीत रजा वैद्यकीय 
( दोन ) 

कारणास्तव , रजेच्या पुढे दिनांक २० / १० / २०१ ९ व २१ /१०/ २०१९ या एकूण 
श्री जी . ए. देशपांडे, २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , व दोन दिवसांचा सुट्टीचा फायदा जोडून कार्योत्तर मंजूर करण्यांत येते . 
अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी उस्मानाबाद यांच्या सदरील वाढीव अर्जित 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री ए . एन . पठाण , सह दिवाणी न्यायाधीश , 
रजेच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा श्री ए. ए . शिंदे , ३ 

कनिष्ठ स्तर, भोकर हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील . 
रे सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, व अतिरिक्त मुख्य न्यायादंडाधिकारी , 
उस्मानाबाद यांनी पाहिला. 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९ ८१ च्या नियम ३९- ब खालील 

तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री ए . एन . पठाण , सह 
उस्मानाबाद , ०२ डिसेंबर , २०१ ९ . 

दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , भोकर हे जर वर नमुद कालावधीत 
श्रीमती एस . एम . शिंदे , 

रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद. 


नांदेड , 


नांदेड , 


१५० महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी २३-२९ , २०२० : माघ , ०३-०९ , शके १९ ४१ , भाग १ - पुरवणी 
श्री ए . एन . पठाण , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , भोकर 

( रजा) नियम १९ ८१ मधील नियम ५० अन्वये दिनांक ०७ / ११ / २०१ ९ व 
यांच्या न्यायालयाचादिनांक १७/ १०/ २०१९ ते १९ / १० / २०१९ या कालावधीतील 

०८/ ११/ २०१ ९ ( दोन्ही दिवस धरुन ) या (०२ ) दिवसांची अर्जित रजा , 
जरुरी व तत्कालीक कार्यभार श्रीमती बी . ए. तळेकर , दुसरे सह दिवाणी 

रजेपुढेदिनांक ० ९/ ११/२०१९ व १० /११/ २०१ ९ या दोन दिवसांचा सुट्टयांचा 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , भोकर यांनी तर दिनांक २० / १० / २०१९ व २१ / 

फायदा जोडून मंजूर करण्यांत येते . 
१० / २०१ ९ या कालावधीतील जरुरी व तत्कालीक कार्यभार श्री . एस . एस . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती एस . जी . पांडे /यावलकर , सह 
धपाटे , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , उमरी यांनी पहावा . 

दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , हदगांव ह्या पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर 
२३ / १० / २०१९ 

स्थानापन्न राहतील . 
एस.एस. खरात , महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९ ८१ च्या नियम ३ ९- ब खालील 
जिल्हा न्यायाधीश-१ , नांदेड . तळटिप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती एस . जी . पांडे/ 

यावलकर , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , हदगांव हया जर वर 

नमुद कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर स्थानापन्न 
३३ 

राहिल्या असत्या . 
जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 

श्रीमती एस . जी . पांडे / यावलकर , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
वाचा :- श्री आर . एस . करंकाळ, दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 

स्तर , हदगांव यांच्या न्यायालयाचा उपरोक्त कालावधीतील जरुरी व 
नांदेड यांचे पत्र क्र . ६१८६/ २०१९ , दिनांक ०६ / ११/ २०१ ९ सोबत विहित 

तत्कालीक कार्यभार श्रीमती एस . पी . पैठणकर , दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 

स्तर , हदगांव यांनी पहावा . 
आदेश 

नांदेड, ०७ /११/ २०१९ 
क्र . ब -२( १ )/ ८५६७/ २०१ ९ :- श्री आर . एस . करंकाळ , दिवाणी 

एस.एस. खरात , 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , नांदेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम 

जिल्हा न्यायाधीश-१ , नांदेड. 
१९ ८१ मधील नियम ५० अन्वयेदिनांक ०२/ ११/ २०१९ व ०५/ ११/ २०१९ पर्यंत 
( दोन्ही दिवस धरुन ) या एकूण ( ०४ ) दिवसांची अर्जित रजा मुख्यालय 
सोडण्याच्या परवानगीसह कार्योत्तर मंजूर करण्यांत येते . 

३५ 
रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री आर . एस . करंकाळ , दिवाणी न्यायाधीश , 

जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
वरिष्ठ स्तर , नांदेड हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न आहेत . 

वाचा :- श्री ल . मु . सय्यद , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , कंधार 
महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम ३९- ब खालील 
तळटिप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री आर . एस . करंकाळ , 

यांचे पत्र क्र . १७२८ / २०१९ , दिनांक ०२/ ११/ २०१९ सोबत विहित नमुन्यातील 

अर्जित रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 
दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , नांदेड हे जर वर नमुद कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 

आदेश 
श्री आर . एस . करंकाळ , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , नांदेड 

क्र . ब-२( १ )/ ८४६३/ २०१९ :- श्री ल . मु . सय्यद , सह दिवाणी न्यायाधीश , 
यांच्या न्यायालयाचा उपरोक्त कालावधीतील जरुरी व तत्कालीक कार्यभार 

कनिष्ठ स्तर , कंधार यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम १९८१ 
स्थायी आदेशान्वये श्री एस . एस . पाटील , सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ 

मधील नियम ५० अन्वये दिनांक ०७/ ११/ २०१९ व ०८ / ११/ २०१ ९ या एकूण 
स्तर , नांदेड यांनी पहिला आहे . 

( ०२) दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या पुढे दिनांक ०९/ ११/ २०१९ व १० / ११/ 
दिपावली सुट्याबाबत स्वतंत्र आदेश निर्गमित करण्यात आला आहे . 

२०१९ रोजींच्या सुट्टीचा फायदा जोडून दिनांक ०६/११/ २०१९ रोजीच्या 
नांदेड, ०७/ ११/ २०१ ९ 

कार्यालयीन वेळेनंतरपासून दिनांक ११ / ११/२०१९ रोजीच्या कार्यालयीन 
एस.एस. खरात , वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यांत येते . 
जिल्हा न्यायाधीश -१, नांदेड. 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री ल . मु . सय्यद , सह दिवाणी न्यायाधीश, 

कनिष्ठ स्तर ,कंधार हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील . 
३४ 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९ ८१ च्या नियम ३९- ब खालील 
जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 

तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री ल . मु . सय्यद , सह 

दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, कंधार हे जर वर नमुद कालावधीत 
वाचा : श्रीमती एस . जी . पांडे/ यावलकर , सह दिवाणी न्यायाधीश , 

रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 
कनिष्ठ स्तर , हदगांव यांचे पत्र क्र . ३८५२/ २०१९ , दिनांक ०५/ ११/ २०१ ९ 
अन्वये सादर केलेला विहित नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज व त्यावरील 

श्री ल . मु . सय्यद , सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , कंधार यांच्या 
आदेश. 

न्यायालयाचा जरुरी व तत्कालीक कार्यभार श्री एस . डी . तारे , दूसरे सह 

दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , कंधार यांनी पहावा . 
आदेश 

तसेच उपरोक्त कालावधीत सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
क्र . ब-२( १)/ ८५६६/ २०१ ९ :- श्रीमती एस . जी . पांडे/ यावलकर , सह 

कंधार यांच्या आस्थापनेवरील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या वेतन देयकांवर 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, हदगांव यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा 


नांदेड , 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी २३-२९ , २०२० : माघ , ०३-०९ , शके १९ ४१ , १५१ 
तसेच इतर देयकांवर हुंडी, स्वीय प्रपंची लेखे व धनादेश रोखीकृत करून रजेवरून परत आल्यानंतर श्री पी . सी . बारटक्के , सह दिवाणी न्यायाधीश 
संबंधीत रक्कम वाटपाचा अधिकार एस . डी . तारे, दुसरे सह दिवाणी 

कनिष्ठ स्तर, देगलूर हे पुर्वीप्रमाणे त्या पदावर स्थानापन्न आहेत . 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , कंधार यांना प्रदान करण्यात येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९ ८१ च्या नियम ३९ - ब खालील 
०४/ ११/ २०१ ९ 

तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री पी . सी . बारटक्के , सह 
एस.एस. खरात , दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , देगलूर हे जर वर नमूद कालावधीत 
जिल्हा न्यायाधीश-१ , नांदेड . रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 

श्री पी . सी . बारटक्के , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , देगलूर 

यांच्या न्यायालयाचा उपरोक्त कालावधीतील जरूरी व तत्कालीन कार्यभार 
३६ 

स्थयी आदेशन्वये श्री एस . जी . बरडे , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 

स्तर देगलूर यांनी पाहिला आहे . 
वाचा :- श्री एस . जी . शिंदे, सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड , ०६ / ११/ २०१९ 
मुखेड , यांचे पत्र क्र . १९ २३/ २०१९. दिनांक ०४/ ११/ २०१ ९ व १९ ४३ / २०१९ , 

एस . एस . खरात , 
दिनांक ०७/११/२०१९ सोबत विहित नमुन्यातील परिवर्तीत रजेचा अर्ज 

जिल्हा न्यायाधीश -१ , नांदेड . 
सोबत वैद्यकिय प्रमाणपत्र व त्यावरील आदेश . 


आदेश 


, 


३८ 

जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
वाचा :- श्रीमती ए . आर . नागोरी, सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ 
स्तर , नांदेड , यांचे दि . ०८ / ११/ २०१९ रोजीचे पत्र व त्यावर दिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, नांदेड यांचे पृष्ठांकन क्र . ६१९ ८/ २०१९, दिनांक 
०८ / ११/ २०१९ सोबत विहित नमुन्यातील अर्जीत रजेचा अर्ज व त्यावरील 
आदेश. 


क्र . ब-२( १ ) / ८६०२ / २०१ ९ :- श्री एस . जी . शिंदे, सह दिवाणी न्यायाधीश, 
कनिष्ठ स्तर, मुखेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९ ८१ 
मधील नियम ६१ अन्वये दि .०४/ ११/२०१९ ते ०६/११/ २०१९ पर्यंत ( दोन्ही 
दिवस धरून) या एकूण (०३) दिवसांची परिवर्तीत रजा वैद्यकिय कारणास्तव 
कार्योत्तर मंजूर करण्यात येते . 

रजेवरून परत आल्यानंतर श्री एस . जी . शिंदे , सह दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , मुखेड हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न आहेत 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९ ८१ च्या नियम ३ ९- ब खालील 
तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री एस . जी . शिंदे , सह 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , मुखेड हे जर वर नमूद कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 

श्री एस . जी शिंदे, सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , मुखेड यांच्या 
न्यायालयाचा उपरोक्त कालावधीतील जरूरी व तत्कालीक कार्यभार श्रीमती 
एन . एम . बिरादार, दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर मुखेड 
यांनी स्थायी आदेशान्वये पाहिला आहे . 


आदेश 


क्र . ब -२ ( १)/ ८६२५/ २०१९ :- श्रीमती ए. आर. नागोरी , सह दिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , नांदेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम 
१ ९ ८१ मधील नियम ५० अन्वये दिनांक ११/ ११/ २०१ ९ व १२/ ११/ २०१ ९ 
( दोन्ही दिवस धरून ) या एकूण (०२) दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या मागे 
दिनांक १०/ ११/ २०१९ रोजीच्या सुट्टीचा फायदा जोडून दिनांक ०९/ ११/ 
२०१ ९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक १३ / ११/ २०१ ९ रोजीच्या 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यांत 


. 


नांदेड, ०८ / ११/ २०१९ 


येते . 


एस . आर . खरात , 
जिल्हा न्यायाधीश-१, नांदेड . 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्रीमती ए. आर . नागोरी , ४ थे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , नांदेड हया पुर्वीप्रमाणे त्या पदावर स्थानापन्न 
राहतील . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९ ८१ च्या नियम ३९ - ब खालील 
तळटिप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती ए . आर . नागोरी , ४ 
थे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , नांदेड हया जर वर नमूद 
कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर स्थानापन्न राहिल्या 


३७ 


जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


असत्या . 


वाचा :- श्री पी . सी . बारटक्के , सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
देगलूर , यांचे पत्र क्र . १८१८/२०१९. दिनांक ०४/११/ २०१९ सोबत विहित 
नमुन्यातील अर्जीत रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश. 


आदेश 


४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , नांदेड यांच्या न्यायालयाचे 
उपरोक्त कालावधीतील जरूरी व तत्कालीन कार्यभार स्थयी आदेशन्वये 
श्रीमती एम . आर . यादव , तीसरे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर 
नांदेड यांनी पहावा . 


नांदेड , 


११/ ११/ २०१९ 


क्र . ब-२( १ )/ ८५२५/ २०१ ९ :- श्री पी . सी . बारटक्के , सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , देगलूर यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम 
१ ९ ८१ मधील नियम ५० अन्वये दि . ०२/ ११/ २०१९ रोजीची (०१ ) दिवसांची 
अर्जित रजा , मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह कार्योत्तर मंजूर 
करण्यात येते . 


एस . एस . खरात , 
जिल्हा न्यायाधीश-१, नांदेड . 


१५२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार 


ते 


बुधवार , जानेवारी २३-२९ , २०२० : माघ , ०३-०९ , शके १९ ४१ , 


भाग १ - पुरवणी 


३ ९ 


४१ 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
वाचा :- श्री ए . आर . धामेचा, अतिरिक्त सह जिल्हा न्यायाधीश , 
नांदेड , यांचे पत्र क्र . १४२ ९ ८ / २०१९ , दि . ०७/ ११/ २०१९ सोबत विहित 
नमुन्यातील अर्जीत रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश. 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
वाचा :- श्री ए . एस . सलगर , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-१ , कंधार , 
यांचे पत्र क्र . १९ ०१/ २०१९ , दि . ०२/ ११/ २०१ ९ सोबत विहित नमुन्यातील 
अर्जीत रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश. 


आदेश 


आदेश 


क्र . ब-२( १ )/ ८६२३/ २०१ ९ :- श्री ए . आर . धामेचा , अतिरिक्त सह 
जिल्हा न्यायाधीश , नांदेड , यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम 
१ ९ ८१ मधील नियम ५० अन्वये दिनांक १३/ ११/ २०१ ९ ते १६ / ११/ २०१९ 
पर्यंत ( दोन्ही दिवस धरून ) या एकूण (०४) दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या 
पुढे दिनांक १७/ ११/ २०१९ रोजीच्या सुट्टीचा फायदा जोडून दिनांक १२ / ११ / 
२०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक १८/ ११/ २०१९ रोजीच्या 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यांत 


क्र . ब-२( १)/ ८४१४/ २०१९ :- श्री ए . एस . सलगर, तदर्थ जिल्हा 
न्यायाधीश -१ , कंधार , यांची महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम १९८१ 
मधील नियम ५० अन्वये दिनांक ०५ / ११/ २०१ ९ ते ०६ / ११/ २०१ ९ या एकूण 
( ०२ ) दिवसांची अर्जित रजा, दिनांक ०४ /११/ २०१९ रोजीच्या कार्यालयीन 
वेळेनंतर पासून ते दिनांक ०७ / ११ / २०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यांत येते . 

रजेवरून परत आल्यानंतर श्री ए. एस . सलगर , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश 
१, कंधार , हे पुर्वीप्रमाणे त्या पदावर स्थानापन्न राहतील . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम १९ ८१ च्या नियम ३९ - ब खालील 
तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री , ए. एस . सलगर , तदर्थ 
जिल्हा न्यायाधीश -१ , कंधार , हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले 
नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 


येते . 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्री ए . आर . धामेचा, अतिरिक्त सह जिल्हा 
न्यायाधीश, नांदेड, हे पुर्वीप्रमाणे त्या पदावर स्थानापन्न राहतील. 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१ च्या नियम ३९ - ब खालील 
तळटिप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री ए . आर . धामेचा, 
अतिरिक्त सह जिल्हा न्यायाधीश , नांदेड , हे जर वर नमूद कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 


अतिरिक्त सह जिल्हा न्यायाधीश , नांदेड यांच्या न्यायालयाचा उपरोक्त 
कालावधीतील जरूरी व तत्कालीन कार्यभार श्री एन . डी . खोसे, तदर्थ 
जिल्हा न्यायाधीश -१ , नांदेड यांनी पहावा . 


श्री ए . एस . सलगर , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-१ , कंधार , यांच्या 
न्यायालयाचा तसेच त्यांच्याकडे असलेल्या जिल्हा न्यायाधीश-१, कंधार 
( जोड न्यायाधीश -१ ,मुखेड यांच्या कार्यभारासह ) यांच्या न्यायालयाचे जरूरी 
व तत्कालीक कार्यभार श्री एन . डी . खोसे , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-१ , 
नांदेड यांनी पहावा . 


नांदेड , 


११ / ११/ २०१९ . 


नांदेड , 


०२/ ११/ २०१९ 


दि . अ.धोळकिया , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, नांदेड . 


दि . अ . धोळकिया , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, नांदेड . 


४२ 


४० 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
वाचा : १ ) जिल्हा न्यायालय कार्यालयीन आदेश जा.क्र . ८४१४/ २०१९ , 
दिनांक ०२/ ११/ २०१ ९ . 


२ ) श्री ए . एस . सलगर, तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ , कंधार , यांचे पञ 
क्र . १९ १२/ २०१९ , दि . ०४/ ११/ २०१९ . 


आदेश 


क्र . ब-२ ( १ )/ ८४४० / २०१ ९ :- श्री ए . एस . सलगर , तदर्थ जिल्हा 
न्यायाधीश -१ , कंधार , यांची संदर्भीय आदेशन्वये दिनांक ०५ / ११/ २०१ ९ व 
०६/ ११/ २०१९ या एकूण ( ०२) दिवसांची मंजुर करण्यात आलेली अर्जित 
रजा त्यांच्या विनंती नुसार याव्दारे रद्द करण्यात येते . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
वाचा :- श्री एन . डी . खोसे , तदर्थजिल्हा न्यायाधीश -१ , नांदेड , यांचे 
पञ क्र . ८४६७/ २०१ ९, दि . ०५ /११/ २०१९ व ८५४३/ २०१९ , दिनांक ०७/११/ 
२०१९ सोबत विहित नमुन्यातील अर्जीत रजेचा अर्ज, वैद्यकिय प्रमाणपत्र व 
त्यावरील आदेश . 

आदेश 
क्र . ब -२ ( १ )/ ८५६१/ २०१९ :- श्री , एन . डी . खोसे , तदर्थ जिल्हा 
न्यायाधीश -१ , नांदेड , यांची महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा) नियम १९ ८१ 
मधील नियम ६१ अन्वये दिनांक ०५ / ११/ २०१९ ते ०६ / ११/ २०१ ९ या एकूण 
( ०२) दिवसांची परावर्तीत रजा वैद्यकिय कारणस्तव कार्योत्तर मंजूर करण्यांत 
येते. 

रजेवरून परत आल्यानंतर श्री एन. डी . खोसे , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश 
१ , नांदेड , हे पुर्वीप्रमाणे त्या पदावर स्थानापन्न आहेत . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९ ८१ च्या नियम ३९ - ब खालील 
तळटिप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री एन . डी . खोसे , तदर्थ 
जिल्हा न्यायाधीश -१ , नांदेड , हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले 
नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 


नांदेड , 


०४/ ११/ २०१९ 


दि.अ. 


धोळकिया , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , नांदेड . 


४४ 


आहे . 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी २३-२९ , २०२० : माघ , ०३-०९ , शके १९ ४१ , १५३ 

श्री एन . डी . खोसे, तदर्थजिल्हा न्यायाधीश-१, नांदेड , यांच्या न्यायालयाचा 
उपरोक्त कालावधीतील जरूरी व तत्कालीक कार्यभार स्थायी आदेशान्वये 

जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
श्री ए . आर . धामेचा, अति . सह जिल्हा न्यायाधीश , नांदेड यांनी पहीला 

वाचा :- श्रीमती आर . पी . घोले , दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 

स्तर , नांदेड , यांचा दि . १४/ ११/ २०१ ९ रोजीचा विनंती अर्ज सोबत विहित 
नांदेड , ०७ /११/ २०१ ९ 

नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज व त्यावर दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर, 

नांदेड यांचा पृष्ठांकन क्र . ६२५५/ २०१९, दिनांक १४/ ११/ २०१९ . 
दि . अ.धोळकिया , 

आदेश 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , नांदेड . 

क्र . ब -२ ( १ )/८८४८ / २०१९ :- श्रीमती आर. पी . घोले , दुसरे सह 

दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, नांदेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा 
४३ 

( रजा) नियम १ ९ ८१ मधील नियम ५० अन्वये दिनांक १ ९/ ११ / २०१९ व २२ / 
जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 

११/ २०१९ पर्यंत (दोन्ही दिवस धरून ) या एकूण (०४) दिवसांची अर्जित 

रजा, रजेच्या पुढे दिनांक २३/ ११/ २०१९ व २४/११/२०१९ या दोन दिवसांच्या 
वाचा :- श्री एन . एस . बुद्रुक , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 

सुट्टीचा फायदा जोडून दिनांक १८ /११/ २०१ ९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर 
बिलोली यांचे पत्र क्र . १९ ०७/ २०१९ , दि . १३/ ११/ २०१९ सोबत विहित 

ते दिनांक २५ / ११/२०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय 
नमुन्यातील अर्जीत रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 

सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यांत येते . 
आदेश 

रजेवरून परत आल्यानंतर श्रीमती आर . पी . घोले , दुसरे सह दिवाणी 

न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड या पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न 
क्र . ब-२( १ )/ ८८२५/ २०१९ :- श्री एन . एस . बुद्रुक , दिवाणी न्यायाधीश , 

राहतील . 
वरिष्ठ स्तर , बिलोली यांची महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९ ८१ 
मधील नियम ५० अन्वये दिनांक १८ / ११/ २०१९ ते २२/ ११/ २०१ ९ पर्यंत महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम १९ ८१ च्या नियम ३९- ब खालील 
( दोन्ही दिवस धरून) या एकूण ( ०५ ) दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या मागे 

तळटिप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती आर . पी . घोले, 
दिनांक १७/ ११/ २०१ ९ रोजीचा सुट्टीचा फायदा जोडून , दि १६/११/ २०१९ 

दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , नांदेड हया जर वर नमूद 
रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक २३/११/ २०१९ रोजीच्या 

कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर स्थानापन्न राहिल्या 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह त्यांच्या खाती 

असत्या . 
शिल्लक अर्जित रजेस अधीन राहून मंजूर करण्यात येते . 

श्रीमती आर . पी . घोले , दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 

नांदेड यांच्या न्यायालयाचे उपरोक्त कालावधीतील जरूरी व तत्कालीक 
रजेवरून परत आल्यानंतर श्री , एन . एस. बुद्रुक , दिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर , बिलोली , हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील . 

कार्यभार स्थयी आदेशन्वये श्री जी . सी . फुलझळके , तीसरे सह दिवाणी 

न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर नांदेड यांनी पहावा . 
महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम १९ ८१ च्या नियम ३ ९-ब खालील 

१६/ ११/ २०१९ 
तळटिप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री , एन . एस . बुद्रुक , 

एस . एस . खरात , 
दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर ,बिलोली, हे जर वर नमूद कालावधीत 

जिल्हा न्यायाधीश -१ , नांदेड . 
रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 


नांदेड , 


भाग-२ 


४५ 


श्री , एन . एस . बुद्रुक , दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , बिलोली, 
यांच्या न्यायालयाचा उपरोक्त कालावधीतील जरूरी व तत्कालीक कार्यभार 
श्रीमती एस . अ . कुलकर्णी, दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
बिलोली यांनी पहावा तर विशेष अधिकार क्षेत्रातील कार्यभार श्री एस . एस . 
पाटील, सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , नांदेड यांनी पहावा . 


उपरोक्त कालावधीतील दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , 

बिलोली 
यांच्या आस्थापनेवरील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या वेतन देयकांवर तसेच 
इतर देयकांवर हुंडी, स्वीय प्रपंची लेखे व धनादेश रोखीकृत करून 
संबंधीत रक्कम वाटपाचा अधिकार श्रीमती एस . ए. कुलकर्णी, दुसरे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , बिलोली यांना याद्वारे प्रदान करण्यात 
येत आहे 


जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
वाचा : १ ) जिल्हा न्यायालय , कार्यालयीन आदेश क्र . ८७१४/ २०१९ , 
दिनांक १६ / ११/ २०१ ९ . 

२) श्रीमती एस . पी . पैठणकर , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
हदगाव पत्र क्र .४०३७/ २०१ ९ , दिनांक १६/ ११/ २०१९ . 

आदेश 
क्र . ब-२ ( १ )/ ८८४९ / २०१९ :- श्रीमती एस . पी . पैठणकर , दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , हदगाव यांची संदर्भीय आदेशा अन्वये मंजुर 
करण्यात आलेल्या दिनांक १४/११/ २०१ ९ ते १६/ ११/ २०१९ या (०३) दिवसांच्या 
अर्जित रजेपैकी त्यांच्या विनंतीवरून दिनांक १६ / ११/ २०१ ९ रोजीची एक 
( ०१ ) दिवसांची अर्जित रजा रद्द करण्यात येते . 
नांदेड , १६/ ११/ २०१९ 

एस . एस . खरात , 
जिल्हा न्यायाधीश-१ , नांदेड 


नांदेड , 


१५ / ११/ २०१९ 


एस . एस . खरात , 
जिल्हा न्यायाधीश-१, नांदेड . 


१५४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी २३-२९ , २०२० : माघ , ०३-०९ , शके १ ९ ४१ , भाग १ - पुरवणी 
४६ 

न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , लोहा हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले 

नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 
जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 

०२ 
वाचा :- श्री मुदस्सर नदीम , आठवे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
स्तर, नांदेड यांचे दि . १६/ ११/ २०१९ रोजीचे पञ व त्यावर दिवाणी न्यायाधीश, 

श्री डी . ए . अरगडे , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , लोहा यांच्या 

उपरोक्त रजेच्या सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड यांच्या 
वरिष्ठ स्तर , नांदेड यांचे पृष्ठांकन जा.क्र . ६२६९/ २०१९ , दि . १६/ ११ / २०१९ 

न्यायालयाचे जरूरी व तत्कालीक कामकाज श्री पी . बी . तौर , सह दिवाणी 
सोबत विहित नमुन्यातील अर्जीत रजेचा अर्ज. 

न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , लोहा योनी पहावे . 
आदेश 

नांदेड , १८ / ११/ २०१९ 
क्र . ब -२( १ )/८८५०/ २०१९ :- श्री मुदस्सर नदीम , आठवे सह दिवाणी 

एस . एस . खरात , 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, नांदेड यांची महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा) नियम 

जिल्हा न्यायाधीश -१ , नांदेड . 
१९८१ मधील नियम ५० अन्वये दिनांक १५/ ११/ २०१ ९ रोजीची एक ( ०१ ) 
दिवसांची अर्जित रजा कार्योत्तर मंजूर करण्यांत येते . 

रजेवरून परत आल्यानंतर श्री मुदस्सर नदीम , आठवे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड , हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न 

जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
आहेत . 

वाचा : श्रीमती एस . पी . पैठणकर , दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९ ८१ च्या नियम ३९ - ब खालील 
तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री श्री मुदस्सर नदीम , 

हदगांव यांचे पत्र क्र . ३९ ८५/ २०१९ , दिनांक १३/ ११/ २०१९ अन्वये सादर 
आठवे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड हे जर वर नमूद 

केलेला विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 

आदेश 


४८ 


०२ 


आठवे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , नांदेड यांच्या न्यायालयाचे 
उपरोक्त कालावधीत जरुरी व तत्कालीक कार्यभार स्थायी आदेशन्वये 
सातवे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , नांदेड यांनी पहीला आहे . 


नांदेड, १८ / ११/ २०१९ 


एस . एस . खरात , 
जिल्हा न्यायाधीश-१ , नांदेड . 


क्र . ब-२( १ ) /८७१४ / २०१९ :- श्रीमती एस . पी . पैठणकर , दिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, हदगांव यांची महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा) नियम 
१ ९ ८१ मधील नियम ५० अन्वये दिनांक १४/ ११/ २०१ ९ ते १६/ ११/ २०१ ९ 
पर्यंत (दोन्ही दिवस धरून ) या एकूण (०३) दिवसांची अर्जित रजा , रजेच्या 
पुढे दिनांक १७/ ११/ २०१९ रोजीचा सुट्टी चा फायदा जोडून , दिनांक १३/ 
११/ २०१ ९ रोजीच्या कार्यालयीन कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक १८/ 
११/ २०१ ९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगी 
सह मंजूर करण्यांत येते . 

रजेवरून परत आल्यानंतर श्रीमती एस . पी . पैठणकर , दिवाणी न्यायाधीश, 
कनिष्ठ स्तर , हदगांव हया पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९ ८१ च्या नियम ३९ -ब खालील 
तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती एस . पी . पैठणकर , 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , हदगांव हया जर वर नमूद कालावधीत 
रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर स्थानापन्न राहिल्या असत्या . 


४७ 


जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


वाचा :- श्री डी . ए . अरगडे, दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , लोहा 
यांचे पत्र क्र . २२०१/ २०१९, दिनांक १६/११/ २०१ ९ सोबत विहीत नमुन्यातील 
अर्जित रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


०२ 


आदेश 


क्र . ब -२ ( १ )/ ८८५१/ २०१९ :- श्री डी . ए. अरगडे , दिवाणी न्यायाधीश, 
कनिष्ठ स्तर, लोहा यांची महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम १९ ८१ मधील 
नियम ५० अन्वये दिनांक १८ / ११/ २०१९ व १९ / ११/ २०१९ या दोन ( ०२ ) 
दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या मागे दिनांक १७/ ११/ २०१९ रोजीचा सुट्टीचा 
फायदा जोडून , दिनांक १६/ १२/२०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर पासून 
ते दिनांक २०/ ११/ २०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यांत येते . 

रजेवरून परत आल्यानंतर श्री डी . ए . अरगडे, दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , लोहा , हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न आहेत . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९ ८१ च्या नियम ३ ९- ब खालील 
तळटिप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री डी . ए . अरगडे, दिवाणी 


श्रीमती एस. पी . पैठणकर , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , हदगांव 
यांच्या न्यायालयाचा उपरोक्त कालावधीतील जरूरी व तत्कालीक कार्यभार 
श्रीमती एस . जी . पांडे/ यावलकर , सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
हदगांव यांनी पहावा . 

तसेच अपरोक्त कालावधीत दिवाणी न्यायालय , कनिष्ठ स्तर , हदगांव 
न्यायालयाच्या अस्थापनेवरील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या वेतन देयकांवर 
तसेच इतर देयकांवर हुंडी, स्वीय प्रपंची लेखे व धनादेश रोखीकृत करून 
संबंधीत रक्कम वाटपाचा अधिकार श्री एस . जी . पांडे/ यावलकर , सह 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , हदगांव यांना प्रदान करण्यात येत आहे. 


नांदेड , 


१३/ ११/ २०१९ 


एस . एस . खरात , 
जिल्हा न्यायाधीश-१ , नांदेड . 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी २३-२९ , २०२० : माघ , ०३-०९ , शके १९ ४१ , १५५ 
४ ९ 

व प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी , लातूर यांची दिनांक २५ / ११/ २०१९ ते २७ / 
जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 

११/ २०१९ पर्यंतची ( ०३ ) दिवसांची अर्जित रजा , रजेच्या मागे दिनांक २४/ 

११/ २०१९ रोजी रविवार निमित्त असलेल्या सुट्टीच्या लाभासह मंजूर करीत 
वाचा :- श्री आर . आर. पत्की , दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 

आहेत . तसेच त्यांना दिनांक २३ / ११/ २०१९ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतर 
बिलोली यांचे पत्र क्र . १२२८ / २०१ ९ , दिनांक १३/ ११/ २०१ ९ सोबत विहीत 

पासून ते दिनांक २७/ ११ / २०१९ रोजीचेकार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंतच्या कालावधीत 
नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 

मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. 
आदेश 
क्र . ब-२( १ )/ ८७१५/ २०१ ९ :- श्री आर . आर. पत्की , दिवाणी न्यायाधीश , 

श्री एस . बी . शेख , हे रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे पुर्वीच्याच 

पदावर नेमण्यात येईल . 
कनिष्ठ स्तर , बिलोली यांची महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९ ८१ 
मधील नियम ५० अन्वये दिनांक १८ / ११/ २०१९ ते २२/ ११/ २०१९ पर्यंत श्री एस . बी . शेख , हे रजेवरून परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती २ रे 
( दोन्ही दिवस धरून) या एकूण ( ०५) दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या मागे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , व प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी, 
दिनांक १७/११/ २०१९ व रजेच्या पुढेदिनांक २३/ ११/ २०१ ९ व २४/ ११/ २०१९ 

लातूर या पदावर तात्पुरत्या स्वरूपात तशीच पुढे चालू ठेवण्यात येईल . 
या एकूण तीन दिवसांचा सुट्टीचा फायदा जोडून , दिनांक १६/११/ २०१ ९ 
रोजीच्या कार्यालयीन कार्यालयीन वेळेनंतर 

श्री एस . बी . शेख , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा 
ते दिनांक २५ / ११/ २०१९ 
पासून 

कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक १५/ ०७/ २०१९ च्या संदर्भीय आदेशाप्रमाणे 
रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगी सह 

ठेवण्यात येईल . 
मंजूर करण्यांत येते . 

रजेवरून परत आल्यानंतर श्री आर. आर . पत्की , सह दिवाणी न्यायाधीश, लातूर , २५ नोव्हेंबर ,२०१ ९ . 
कनिष्ठ स्तर, बिलोली हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील . 

वृषाली व्ही . जोशी , 
महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९ ८१ च्या नियम ३ ९- ब खालील 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , लातूर , 
तळटिप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री आर . आर . पत्की , 
दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , बिलोली हे जर वर नमूद कालावधीत 

५१ 
रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 

प्र.प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 
श्री आर . आर . पत्की , दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , बिलोली 

पहा- १) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ३०४/ २०१९ , दिनांक १५/ ०७ / 
यांच्या न्यायालयाचा उपरोक्त कालावधीतील कामकाज श्रीमती एस . ए . 

२०१९ . 
कुलकर्णी, दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , बिलोली यांनी 
पहावे . 

२ ) श्री ओ . एम . माळी, दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , रेणापूर यांचा 

दिनांक ११/११/ २०१९ ते १९/११/२०१ ९ पर्यंतची (०९ ) दिवसांची अर्जित रजा 
अपरोक्त कालावधीत सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , बिलोली 

मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज. 
यांच्या अस्थापनेवरील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या वेतन देयकांवर तसेच 
इतर देयकांवर हुंडी, स्वीय प्रपंची लेखे व धनादेश रोखीकृत करून संबंधीत 

३ ) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग ). जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा रजेच्या 
रक्कम वाटपाचा अधिकार श्रीमती एस . ए. कुलकर्णी, दुसरे सह दिवाणी 

अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , बिलोली यांना याद्वारे प्रदान करण्यात येत आहे . 

आदेश 
नांदेड, १३/ ११/ २०१ ९ 

क्र.काव्यवि/( प्रशा)/७६८६/ २०१९- प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश ,लातूर 

हे श्री ओ . एम . माळी, दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , व प्रथम वर्ग 
एस . एस . खरात , 
जिल्हा न्यायाधीश-१ , नांदेड . 

न्यायदंडाधिकारी , रेणापूर यांची दिनांक ११/ ११/ २०१ ९ ते १९ /११/ २०१९ 
पर्यंतची (०९ ) दिवसांची उपभोगलेली अर्जित रजा, कार्योत्तर मंजूर करीत 


आहेत . 


५० 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 
पहा- १ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ३०४/ २०१९ , दिनांक १५/ ०७/ 
२०१९ . 

२) श्री एस . बी . शेख . २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर, लातूर 
यांची , दिनांक २५ / ११/ २०१ ९ ते २७/ ११/ २०१९ पर्यंतची ( ०३ ) दिवसांची 
अर्जित रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज. 

३ ) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग). जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा रजेच्या 
अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 

आदेश 


श्री ओ. एम . माळी, हे रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे पुर्वीच्याच 
पदावर नेमण्यात आले होते . 

श्री ओ . एम . माळी , हे रजेवरून परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , व प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी , 

रेणापूर 
या पदावर तात्पुरत्या स्वरूपात तशीच पुढे चालू ठेवण्यात आली होती. 

श्री ओ. एम . माळी , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचेन्यायालयाचा 
कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक १५/ ०७/ २०१९ च्या संदर्भीय आदेशाप्रमाणे 
ठेवण्यात आला होता . 
लातूर , २३ नोव्हेंबर, २०१९ . 

व्ही.डी.निंबाळकर , 
प्र.प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , लातूर , 


क्र.काव्यवि/( प्रशा)/ ७७०५ / २०१९- प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
लातूर ह्या श्री एस . बी . शेख , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 


१५६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी २३-२९ , २०२० : माघ , ०३-०९ , शके १९ ४१ , भाग १ - पुरवणी 
५२ 

श्री ए. एस. मुंडे , हे रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे पुर्वीच्याच 

पदावर नेमण्यात येईल . 
प्र . प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 
पहा- १ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ३०४/ २०१९ , दिनांक १५ / ०७ / 

श्री ए . एस . मुंडे, हे रजेवरून परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती ५ वे 
२०१ ९ . 

सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 

लातूर या पदावर तात्पुरत्या स्वरूपात तशीच पुढे चालू ठेवण्यात येईल 
२) श्री डी . पी . रागीट , जिल्हा न्यायाधीश -४ , लातूर यांचा दिनांक १८ / 
११/ २०१ ९ ते २२/ ११/ २०१९ पर्यंतची (०५) दिवसांची अर्जित रजा मंजूर 

श्री ए. एस. मुंडे, यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे न्यायालयाचा 
करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 

कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक १५/ ०७/ २०१९ च्या संदर्भीय आदेशाप्रमाणे 

ठेवण्यात येईल. 
३ ) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग). जिल्हा न्यायालय, लातूर यांचा रजेच्या 
अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 

लातूर , २२ नोव्हेंबर ,२०१९ . 
आदेश 

व्ही.डी. निंबाळकर , 

प्र . प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , लातूर , 
क्र.काव्यवि/( प्रशा)/ ७६८५/ २०१९- प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
लातूर हे श्री डी . पी . रागीट , जिल्हा न्यायाधीश-४ व अतिरिक्त सत्र 

५४ 
न्यायाधीश , लातूर यांची दिनांक १८ / ११/ २०१९ ते २२/ ११/ २०१९ पर्यंतची 
( ०५) दिवसांची उपभोगलेली अर्जित रजा, कार्योत्तर मंजूर करीत आहेत . 

प्र . प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 
श्री डी . पी . रागीट, हे रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे पुर्वीच्याच 

पहा- १ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ३०४/ २०१९ , दिनांक १५/ ०७ / 
पदावर नेमण्यात आले होते . 

२०१ ९ . 
श्री डी . पी . रागीट , हे रजेवरून परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती 
जिल्हा न्यायाधीश -४ प अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , लातूर या पदावर तात्पुरत्या 

२ ) श्रीमती एस . डी . कंकणवाडी , सचिव , जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण , 

लातूर यांचा दिनांक २५/ ११/ २०१ ९ ते २७/ ११/ २०१९ पर्यंतची ( ०३ ) दिवसांची 
स्वरूपात तशीच पुढे चालू ठेवण्यात आली होती . 

अर्जित रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज. 
श्री डी . पी . रागीट , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचेन्यायालयाचा 
कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक १५ /०७/ २०१९ च्या संदर्भीय आदेशाप्रमाणे ३ ) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग). जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा रजेच्या 
ठेवण्यात आला होता. 

अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 


आदेश 


लातूर , २३ नोव्हेंबर , २०१९ . 

व्ही . डी . निंबाळकर, 
प्र.प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , लातूर , 


५३ 


क्र.काव्यवि /(प्रशा)/ ७६४८/ २०१९- प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, 
लातूर हे श्रीमती एस . डी . कंकणवाडी , सचिव , जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण , 
लातूर यांची दिनांक २५ / ११/२०१९ ते २७/ ११/ २०१९ पर्यंतची ( ०३ ) दिवसांची 
अर्जित रजा , रजेच्या मागे दिनांक २४/ ११ / २०१९ रोजी अनुक्रमे रविवार 
निमित्त असलेल्या सुट्टीच्या लाभासह मंजूर करीत आहेत . तसेच त्यांना 
दिनांक २३/ ११/ २०१९ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतर 

पासून 

ते दिनांक २८ / 
११ /२०१९ रोजीचेकार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंतच्या कालावधीत मुख्यालय सोडण्याची 
परवानगी देण्यात येत आहे . 


प्र . प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 
पहा- १) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ३०४/ २०१९ , दिनांक १५ /०७/ 
२०१९ . 

२) श्री ए . एस . मुंडे, ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, व.स्तर, लातूर यांचा 
दिनांक २२/ ११/ २०१ ९ व २३/ ११/ २०१९ पर्यंतची ( ०२) दिवसांची अर्जित रजा 
मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 

३ ) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग ). जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा रजेच्या 
अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 

आदेश 


श्रीमती एस . डी . कंकणवाडी , ह्या रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांना 
त्यांचेपुर्वीच्याच पदावर नेमण्यात येईल . 


श्रीमती एस . डी . कंकणवाडी , ह्या रजेवरून परत न आल्यास त्यांची 
नियुक्ती सचिव , जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण , लातूर या पदावर तात्पुरत्या 
स्वरूपात तशीच पुढे चालू ठेवण्यात येईल . 


श्रीमती एस . डी .कंकणवाडी , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे 
न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक १५/ ०७/ २०१ ९ च्या 
संदर्भीय आदेशाप्रमाणे ठेवण्यात येईल . 


क्र.काव्यवि /(प्रशा)/ ७६४ ९/ २०१९- प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
लातूर हे श्री ए. एस . मुंडे, ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर व 
अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , लातूर यांची दिनांक २२ /११/ २०१९ व 
२३/ ११/ २०१ ९ पर्यंतची ( ०२ ) दिवसांची अर्जित रजा , रजेच्या पुढे दिनांक 
२४/ ११/ २०१९ रोजी रविवार निमित्त असलेल्या सुट्ट्यांच्या लाभासह मंजूर 
करीत आहेत . तसेच त्यांना दिनांक २१/ ११/ २०१९ रोजीचे कार्यालयीन 
वेळेनंतर पासून ते दिनांक २५/११ /२०१९ रोजीचेकार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंतच्या 
कालावधीत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 


लातूर , २२ नोव्हेंबर ,२०१९ . 


व्ही . डी . निंबाळकर , 
प्र.प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , लातूर , 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी २३-२९ , २०२० : माघ , ०३-०९ , शके १९ ४१ , 


१५७ 


५५ 


श्रीमती जी . पी . कवडीकर , ह्या रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे 
पुर्वीच्याच पदावर नेमण्यात आले होते . 


प्र . प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 
पहा- १ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ३०४/ २०१९ , दिनांक १५/०७/ 
२०१ ९ . 


२ ) श्री एस . बी . शेख , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क.स्तर , लातूर 
यांचा दिनांक १८ /११/ २०१९ ते २० /११/ २०१९ पर्यंतची ( ०३) दिवसांची 
अर्जित रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 

३) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग). जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा रजेच्या 
अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 

आदेश 


श्रीमती जी . पी . कवडीकर , ह्या रजेवरून परत न आल्यास त्यांची 
नियुक्ती तदर्थजिल्हा न्यायाधीश -१ व सहाय्यक सत्र न्यायाधीश, लातूर या 
पदावर तात्पुरत्या स्वरूपात तशीच पुढे चालू ठेवण्यात आली होती. 

श्रीमती जी . पी. कवडीकर , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे 
न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक १५/ ०७ / २०१ ९ च्या 
संदर्भीय आदेशाप्रमाणे ठेवण्यात आला होता . 


लातूर , १९ नोव्हेंबर ,२०१९ . 


वृषाली व्ही . जोशी, 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , लातूर , 


५७ 


क्र.काव्यवि/(प्रशा )/ ७६४७/२०१ ९- प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
लातूर 

हे श्री एस . बी . शेख , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी , लातूर यांची दिनांक १८/ ११/ २०१ ९ ते २० / ११ / 
२०१९ पर्यंतची ( ०३ ) दिवसांची उपभोगलेली अर्जित रजा, रजेच्या मागे 
दिनांक १७/११/ २०१९ रोजी रविवार निमित्त असलेल्या सुट्टीच्या लाभासह 
कार्योत्तर मंजूर करीत आहेत . 

श्री एस . बी . शेख, हे रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे पुर्वीच्याच 
पदावर नेमण्यात आले होते . 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


पहा- १ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ७२३४/ २०१९ , दिनांक ०७ / 
११/ २०१९ . 


श्री एस . बी . शेख, हे रजेवरून परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती २ रे 
सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी , लातूर 
या पदावर तात्पुरत्या स्वरूपात तशीच पुढे चालू ठेवण्यात आली होती. 

श्री एस. बी . शेख , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे न्यायालयाचा 
कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक १५/०७/ २०१ ९ च्या संदर्भीय आदेशाप्रमाणे 
ठेवण्यात आला होता . 


२) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ३०४/ २०१ ९, दिनांक १५/०७/ २०१९ . 

३) श्री व्ही . बी . गुळवे- पाटील , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ 
स्तर , लातूर यांचा दिनांक १३/ ११/ २०१९ ते १६ / ११/ २०१९ पर्यंतची (०४ ) 
दिवसांची वाढीव अर्जित रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 

४ ) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग).जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा रजेच्या 
अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 


आदेश 


लातूर , २२ नोव्हेंबर ,२०१९ . 


व्ही . डी . निंबाळकर, 
प्र.प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, लातूर , 


५६ 


क्र.काव्यवि/( प्रशा)/ ७५०१/ २०१ ९- प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
लातूर ह्या श्री व्ही . बी . गुळवे- पाटील , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ 
स्तर व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , लातूर यांची दिनांक १३/ ११ / 
२०१९ ते १६ / ११/ २०१९ पर्यंतची ( ०४) दिवसांची उपभोगलेली वाढीव अर्जित 
रजा, कार्योत्तर मंजूर करीत आहेत . 

श्री व्ही . बी . गुळवे-पाटील , हे रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे 
पुर्वीच्याच पदावर नेमण्यात आले होते . 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 
पहा- १) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ३०४/ २०१९ , दिनांक १५/०७/ 
२०१९ . 


२) श्रीमती जी . पी . कवडीकर , तदर्थजिल्हा न्यायाधीश -१ , लातूर यांची 
दिनांक १५/ ११/ २०१ ९ व १६ / ११/ २०१९ पर्यंतची (०२) दिवसांची अर्जित रजा 
मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज. 

३ ) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग). जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा रजेच्या 
अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 


श्री व्ही . बी . गुळवे-पाटील , हे रजेवरून परत न आल्यास त्यांची 
नियुक्ती ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर व अतिरिक्त मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी, लातूर या पदावर तात्पुरत्या स्वरूपात तशीच पुढे चालू 
ठेवण्यात आली होती . 


श्री व्ही . बी . गुळवे-पाटील , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे 
न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक १५ / ०७/ २०१९ च्या 
संदर्भीय आदेशाप्रमाणे ठेवण्यात आला होता . 


आदेश 


लातूर , १९ नोव्हेंबर, २०१९ . 


क्र.काव्यवि/(प्रशा)/ ७५०२/ २०१९- प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
लातूर ह्या श्रीमती जी . पी . कवडीकर , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-१ व 
सहाय्यक सत्र न्यायाधीश, लातूर यांची दिनांक १५/ ११/ २०१९ व १६/११ / 
२०१ ९ पर्यंतची (०२) दिवसाची उपभोगलेली अर्जित रजा, कार्योत्तर मंजूर 
करीत आहेत . 


वृषाली व्ही . जोशी , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , लातूर , 


१५८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी २३-२९ , २०२० : माघ , ०३-०९ , 


शके १ ९ ४१ , 


भाग १ - पुरवणी 


५८ 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


पहा- १) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ३०४ / २०१ ९ , दिनांक १५/ ०७/ 


२०१९ . 


मंजूर करीत आहेत . तसेच त्यांना दिनांक २३ /११/ २०१९ रोजीचे कार्यालयीन 
वेळेनंतर पासून ते दिनांक १६/ १२/ २०१९ रोजीचेकार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंतच्या 
कालावधीत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 

श्री पी . डी . सुभेदार , हे रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे 
पुर्वीच्याच पदावर नेमण्यात येईल . 

श्री पी . डी . सुभेदार , हे रजेवरून परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती 
तदर्थजिल्हा न्यायाधीश-१ व सहाय्यक सत्र न्यायाधीश, उदगीर या पदावर 
तात्पुरत्या स्वरूपात तशीच पुढे चालू ठेवण्यात येईल . 

श्री पी. डी . सुभेदार ,यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे न्यायालयाचा 
कार्यभार जिल्हा न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, उदगीर यांच्याकडे 


२ ) श्री एन . के . मणेर , जिल्हा न्यायाधीश-२ , उदगीर यांचा दिनांक १९ / 
११/ २०१९ ते २१/११/२०१९ पर्यंतची ( ०३ ) दिवसांची अर्जित रजा मंजूर 
करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 


३) अधिक्षक (प्रशासन विभाग ). जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा रजेच्या 
अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 


राहील . 


आदेश 


लातूर , १८ नोव्हेंबर,२०१९ . 


वृषाली व्ही . जोशी , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , लातूर , 


क्र.काव्यवि/( प्रशा)/ ७४९ ३/ २०१९- प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
लातूर ह्या श्री एन . के . मणेर , जिल्हा न्यायाधीश-२ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , उदगीर यांची दिनांक १९/ ११/ २०१ ९ ते २१ /११/ २०१९ पर्यंतची 
( ०३ ) दिवसांची अर्जित रजा ,मंजूर करीत आहेत . 


६० 


श्री एन . के . मणेर , हे रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचेपुर्वीच्याच 
पदावर नेमण्यात येईल . 


श्री एन . के . मणेर , हे रजेवरून परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती 
जिल्हा न्यायाधीश-२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , उदगीर या पदावर 
तात्पुरत्या स्वरूपात तशीच पुढे चालू ठेवण्यात येईल . 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 
पहा- १) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ३०४/ २०१९ , दिनांक १५/ ०७ / 
२०१९ . 

२) श्री आर . डी . पाटील , जिल्हा न्यायाधीश-२, लातूर यांची दिनांक 
१४/११/ २०१९ ते १६/११/ २०१ ९ पर्यंतची (०३) दिवसांची अर्जित रजा मंजूर 
करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 


श्री एन . के . मणेर, यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचेन्यायालयाचा 
कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक १५/ ०७/ २०१९ च्या संदर्भीय आदेशाप्रमाणे 
ठेवण्यात येईल . 


३ ) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग ). जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा रजेच्या 
अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 


लातूर , १८ नोव्हेंबर ,२०१९ . 


आदेश 


वृषाली व्ही . जोशी, 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , लातूर , 


५ ९ 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 
पहा- १) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ३०४/ २०१९ , दिनांक १५/ ०७ / 
२०१९ . 

२) श्री पी . डी . सुभेदार , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ , उदगीर यांचा 
दिनांक २५ /११/ २०१ ९ ते १३ / १२/ २०१९ पर्यंतची ( १९ ) दिवसांची अर्जित रजा 
मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज. 

३ ) अधिक्षक (प्रशासन विभाग ). जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा रजेच्या 
अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 

आदेश 


क्र.काव्यवि/( प्रशा )/ ७३ ९ ४/ २०१९- प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
लातूर ह्या श्री आर . डी . पाटील , जिल्हा न्यायाधीश-२ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , लातूर यांची दिनांक १४/ ११/ २०१९ ते १६/ ११/ २०१९ पर्यंतची 
( ०३) दिवसांची अर्जित रजा, मंजूर करीत आहेत . तसेच त्यांना दिनांक १३/ 
११/ २०१९ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक १७/११/ २०१९ 
रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंतच्या कालावधीत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी 
देण्यात येत आहे 

श्री आर. डी . पाटील , हे रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे 
पुर्वीच्याच पदावर नेमण्यात येईल . 

श्री आर. डी . पाटील , हे रजेवरून परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती 
जिल्हा न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , लातूर या पदावर 
तात्पुरत्या स्वरूपात तशीच पुढे चालू ठेवण्यात येईल . 

श्री आर. डी. पाटील , यांचे अनुपस्थितीचेकालावधीतील त्यांचे न्यायालयाचा 
कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक १५/०७/ २०१९ च्या संदर्भीय आदेशाप्रमाणे 
ठेवण्यात येईल . 
लातूर , १३ नोव्हेंबर ,२०१ ९ . 

वृषाली व्ही . जोशी, 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , लातूर , 


क्र.काव्यवि /( प्रशा)/ ७४७५/ २०१९- प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
लातूर ह्या श्री पी . डी . सुभेदार, तदर्थजिल्हा न्यायाधीश-१ व सहाय्यक 
सत्र न्यायाधीश , उदगीर यांची दिनांक २५ / ११/ २०१ ९ ते १३ / १२/ २०१९ 
पर्यंतची ( १९ ) दिवसांची अर्जित रजा , रजेच्या मागे दिनांक २४/ ११/ २०१ ९ 
रोजी रविवार व रजेच्या पुढे दिनांक १४/ १२/ २०१९ व १५ /१२/ २०१९ रोजी 
अनुक्रमे दुसरा शनिवार व रविवार निमित्त असलेल्या सुट्ट्यांच्या लाभासह 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी २३-२९ , २०२० : माघ , ०३-०९ , शके १९ ४१ , 


१५ ९ 


६१ 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 
पहा- १) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ३०४/ २०१९ , दिनांक १५/ ०७ / 


२०१९ . 


२ ) श्री ए . बी . पाटील, २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , निलंगा 
यांची दिनांक ११/११/ २०१९ ते १२/११/ २०१९ पर्यंतची ( ०२) दिवसांची अर्जित 
रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 


सुट्टीच्या लाभासह मंजूर करीत आहेत . तसेच त्यांना दिनांक ०४/ १२/ २०१९ 
रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक ०९/ १२/२०१९ रोजीचे कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंतच्या कालावधीत 

मुख्यालय 

सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. 
श्री आर . पी . कुलकर्णी, हे रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे 
पुर्वीच्याच पदावर नेमण्यात येईल . 

श्री आर. पी . कुलकर्णी, हे रजेवरून परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती 
दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , निलंगा या पदावर तात्पुरत्या स्वरूपात 
तशीच पुढे चालू ठेवण्यात येईल . 

श्री आर . पी . कुलकर्णी, यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे 
न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक १५/ ०७ / २०१९ च्या 
संदर्भीय आदेशाप्रमाणे ठेवण्यात येईल . 
लातूर , ०३ डिसेंबर , २०१९ . 

व्ही . डी . निंबाळकर , 
प्र.प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , लातूर , 


३ ) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग ).जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा रजेच्या 
अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 


आदेश 


क्र.काव्यवि/(प्रशा)/ ७३४ ९/ २०१९- प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, 
लातूर ह्या श्री ए . बी . पाटील , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर 
व प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी, निलंगा यांची दिनांक ११ / ११/ २०१ ९ व १२/ 
११/२०१९ पर्यंतची ( ०२ ) दिवसांची अर्जित रजा , मंजूर करीत आहेत . तसेच 
त्यांना दिनांक ०८ /११/ २०१९ रोजीचेकार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक 
१३/११/२०१९ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंतच्या कालावधीत मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. 


६३ 


प्र.प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 
पहा- १ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ३०४/ २०१९ , दिनांक १५/०७ / 
२०१९ . 


श्री ए. बी . पाटील , हे रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे पुर्वीच्याच 
पदावर नेमण्यात येईल . 


श्री ए. बी . पाटील, हे रजेवरून परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती २ रे 
सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी, 
निलंगा या पदावर तात्पुरत्या स्वरूपात तशीच पुढे चालू ठेवण्यात येईल . 

श्री ए. बी . पाटील , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचेन्यायालयाचा 
कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक १५/०७/ २०१९ च्या संदर्भीय आदेशाप्रमाणे 
ठेवण्यात येईल . 


२ ) श्री डी . एम . झाटे , सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, उदगीर यांचा 
दिनांक ०२/१२/ २०१९ ते ०६/ १२/ २०१९ पर्यंतची (०५) दिवसांची अर्जित रजा 
मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 

३) अधिक्षक (प्रशासन विभाग). जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा रजेच्या 
अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 


आदेश 


लातूर , ११ नोव्हेंबर, २०१९ . 


. 


वृषाली व्ही . जोशी , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , लातूर , 


६२ 


प्र.प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


पहा- १) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ३०४/ २०१ ९ , दिनांक १५/ ०७ / 
२०१९ . 


क्र.काव्यवि/( प्रशा)/ ७९ ६४/ २०१९- प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , लातूर 
हे श्री डी . एम . झाटे , सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, व अतिरिक्त 
मुख्य न्यायदंडाधिकारी, उदगीर यांची दिनांक ०२/ १२ / २०१९ ते ०६/ १२/ 
२०१ ९ पर्यंतची ( ०५) दिवसांची अर्जित रजा , रजेच्या मागे दिनांक ०१/ १२/ 
२०१९ रोजी रविवार निमित्त असलेल्या सुट्टीच्या लाभासह मंजूर करीत 
आहेत . तसेच त्यांना दिनांक ०२ /१२/ २०१ ९ रोजी पासून ते दिनांक ०७/ १२/ 
२०१९ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंतच्या कालावधीत मुख्यालय सोडण्याची 
परवानगी देण्यात येत आहे . 

श्री डी . एम . झाटे , हे रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे पुर्वीच्याच 
पदावर नेमण्यात येईल . 

श्री डी . एम . झाटे , हे रजेवरून परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती सह 
दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी, 
उदगीर या पदावर तात्पुरत्या स्वरूपात तशीच पुढे चालू ठेवण्यात येईल . 

श्री डी . एम. झाटे, यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचेन्यायालयाचा 
कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक १५ /०७/ २०१९ च्या संदर्भीय आदेशाप्रमाणे 
ठेवण्यात येईल . 
लातूर , ०३ डिसेंबर , २०१ ९ . 

व्ही.डी. निंबाळकर , 
प्र.प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , लातूर , 


२ ) श्री आर. पी . कुलकर्णी, दिवाणी न्यायाधीश , व . स्तर , निलंगा यांचा 
दिनांक ०५ /१२/ २०१९ ते ०७/ १२/ २०१ ९ पर्यंतची ( ०३ ) दिवसांची अर्जित रजा 
मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 

३ ) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग). जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा रजेच्या 
अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 

आदेश 
क्र.काव्यवि /(प्रशा)/ ७९ ७० / २०१९- प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश ,लातूर 
हे श्री आर . पी . कुलकर्णी, दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , निलंगा यांची 
दिनांक ०५/ १२ / २०१९ ते ०७/ १२/ २०१९ पर्यंतची ( ०३ ) दिवसांची अर्जित 
रजा , रजेच्या पुढे दिनांक ०८/ १२/२०१९ रोजी रविवार निमित्त असलेल्या 


१६० महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी २३-२९ , २०२० : माघ , ०३-०९ , शके १९ ४१ , भाग १ - पुरवणी 
६४ 

न्यायाधीश , लातूर यांच्या दिनांक २० / ११ / २०१९ व २१/ ११/ २०१९ पर्यंतच्या 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

( ०२) दिवसांच्या वैद्यकिय कारणावरून उपभोगलेल्या परावर्तीत रजेस कार्योत्तर 

मंजूरी देत आहेत . 
पहा- १ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ३०४/ २०१९ , दिनांक १५/०७/ 

श्री व्ही . डी . निंबाळकर , हे रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे 
२०१९ . 

पुर्वीच्याच पदावर नेमण्यात आले होते . 
२ ) श्री ए . एस . आलेवार , दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , चाकूर 

यांचा 
दिनांक २६ /११/ २०१ ९ ते ३०/ ११/ २०१९ पर्यंतची ( ०५ ) दिवसांची अर्जित रजा 

श्री व्ही . डी . निंबाळकर , हे रजेवरून परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती 

जिल्हा न्यायाधीश -१ , व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , लातूर या पदावर 
मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 

तात्पुरत्या स्वरूपात तशीच पुढे चालू ठेवण्यात आली होती. 
३) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग). जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा रजेच्या 
अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 

श्री व्ही . डी . निंबाळकर , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे 

न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक १५ /०७/ २०१ ९ च्या 
आदेश 

संदर्भीय आदेशाप्रमाणे ठेवण्यात आला होता . 
क्र.काव्यवि /(प्रशा)/ ७९ ६६/ २०१९- प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, लातूर 

लातूर , २६ नोव्हेंबर , २०१ ९ . 
ह्या श्री ए . एस . आलेवार , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , व प्रथम वर्ग 
न्यायदंडाधिकारी , चाकूर यांची दिनांक २६ /११/ २०१९ ते ३० /११/ २०१९ 

वृषली व्ही . जोशी , 
पर्यंतची ( ०५ ) दिवसांची अर्जित रजा , रजेच्या पुढे दिनांक ०१/ १२/ २०१९ 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , लातूर , 
रोजी रविवार निमित्त असलेल्या सुट्टीच्या लाभासह मंजूर करीत आहेत . 
तसेच त्यांना दिनांक २५/ ११/ २०१९ रोजी पासून ते दिनांक ०२/ १२/ २०१ ९ 

६६ 
रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंतच्या कालावधीत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 
देण्यात येत आहे . 

पहा- १ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ३०४/ २०१ ९ , दिनांक १५/ ०७ / 
श्री ए . एस . आलेवार , हे रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे 

२०१ ९ . 
पुर्वीच्याच पदावर नेमण्यात येईल . 

२ ) श्री पी . बी . लोखंडे, दिवाणी न्यायाधीश , व . स्तर , लातूर यांचा 
श्री ए. एस . आलेवार , हे रजेवरून परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती 

दिनांक २८ / ११/ २०१ ९ ते ३०/ ११/ २०१ ९ पर्यंतची ( ०३) दिवसांची अर्जित 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , व प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी , चाकूर 

रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 
या पदावर तात्पुरत्या स्वरूपात तशीच पुढे चालू ठेवण्यात येईल . 
श्री ए . एस. आलेवार , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचेन्यायालयाचा 

३ ) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग ). जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा रजेच्या 
कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक १५/ ०७/ २०१९ च्या संदर्भीय आदेशाप्रमाणे 

अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 
ठेवण्यात येईल . 

आदेश 
लातूर , २७ नोव्हेंबर , २०१९ . 

क्र.काव्यवि/( प्रशा)/ ७७६४/२०१९- प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश ,लातूर 
वृषली व्ही . जोशी , ह्या श्री पी . बी . लोखंडे, दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , लातूर यांची 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , लातूर , दिनांक २८ / ११/ २०१९ ते ३० /११/ २०१९ पर्यंतची ( ०३ ) दिवसांची अर्जित 

रजा , रजेच्या पुढे दिनांक ०१/ १२/ २०१९ रोजी रविवार निमित्त असलेल्या 
६५ 

सुट्टीच्या लाभासह मंजूर करीत आहेत . तसेच त्यांना दिनांक २७/ ११/२०१९ 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

रोजीचे कार्यालयीन पासून ते दिनांक ०२ /१२/ २०१९ रोजीचे कार्यालयीन 

वेळेपूर्वीपर्यंतच्या कालावधीत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत 
पहा- १) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ३०४/ २०१९ , दिनांक १५/०७/ 

आहे . 
२०१९ . 

श्री पी . बी . लोखंडे, हे रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे पुर्वीच्याच 
२) श्री व्ही . डी . निंबाळकर , जिल्हा न्यायाधीश -१ , लातूर यांचा दिनांक 

पदावर नेमण्यात येईल . 
२०/ ११/ २०१९ व २१ / ११/ २०१९ पर्यंतची ( ०२) दिवसांची परावर्तित रजा 
वैद्यकिय कारणांवरून मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 

श्री पी . बी . लोखंडे, हे रजेवरून परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती 

दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , लातूर या पदावर तात्पुरत्या स्वरूपात 
३) रजा मागणीचेपुष्टयर्थ दाखल केलेले वैद्यकीय प्रमाणपत्र व तंदुरूस्तीचे तशीच पुढे चालू ठेवण्यात येईल . 


प्रमाणपत्र . 


४) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग). जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा रजेच्या 
अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 


श्री पी . बी . लोखंडे, यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे न्यायालयाचा 
कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक १५/०७/ २०१९ च्या संदर्भीय आदेशाप्रमाणे 
ठेवण्यात येईल . 


आदेश 


लातूर , २७ नोव्हेंबर , २०१९ . 


क्र.काव्यवि /( प्रशा )/ ७७५६/ २०१९- प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , लातूर 
ह्या श्री व्ही . डी . निंबाळकर , जिल्हा न्यायाधीश-१ , व अतिरिक्त सत्र 


वृषली व्ही . जोशी, 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , लातूर , 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी २३-२९ , २०२० : माघ , ०३-०९ , शके १९ ४१ , १६१ 
६७ 

श्री ए. ए. शेख , हे रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे पुर्वीच्याच 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

पदावर नेमण्यात येईल . 
पहा- १) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ३०४/ २०१ ९ , दिनांक १५/ ०७ / श्री ए. ए . शेख , हे रजेवरून परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती ४ थे सह 
२०१ ९ . 

दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
२) श्री व्ही . डी . निंबाळकर , जिल्हा न्यायाधीश -१ , लातूर यांचा दिनांक 

लातूर या पदावर तात्पुरत्या स्वरूपात तशीच पुढे चालू ठेवण्यात येईल. 
२६/११/ २०१९ ते २८/११/ २०१९ पर्यंतची (०३) दिवसांची अर्जित रजा मंजूर श्री ए . ए. शेख , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे न्यायालयाचा 
करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 

कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक १५/०७/ २०१९ च्या संदर्भीय आदेशाप्रमाणे 
३) अधिक्षक (प्रशासन विभाग ). जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा रजेच्या ठेवण्यात येईल . 
अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 

लातूर , २८ नोव्हेंबर , २०१९ . 
आदेश 

वृषली व्ही . जोशी, 
क्र.काव्यवि /( प्रशा)/ ७७६५/ २०१९- प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, लातूर 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, लातूर , 
ह्या श्री व्ही . डी . निंबाळकर , जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , लातूर यांची दिनांक २६/ ११/ २०१९ ते २८/ ११/ २०१९ पर्यंतची 

६ ९ 
( ०३ ) दिवसांची अर्जित रजा, मंजूर करीत आहेत . 
श्री व्ही . डी . निंबाळकर , हे रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 
पुर्वीच्याच पदावर नेमण्यात येईल . 

पहा- १ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक काव्यवि ( प्रशा)/ ७७६६/ २०१ ९ , 
श्री व्ही . डी . निंबाळकर , हे रजेवरून परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती 

दिनांक २७ /११/ २०१९ . 
जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , लातूर या पदावर २) श्री ए. एस . आलेवार , दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , चाकूर 
तात्पुरत्या स्वरूपात तशीच पुढे चालू ठेवण्यात येईल . 

यांची मंजूर अर्जित रजा रद्द करणेबाबतचेपत्र क्रमांक १३९ ८/२०१९ , दिनांक 
श्री व्ही . डी . निंबाळकर , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे २ ९ / ११/ २०१९ . 
न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक १५ / ०७/ २०१९ च्या 

आदेश 
संदर्भीय आदेशाप्रमाणे ठेवण्यात येईल . 

क्र.काव्यवि .(प्रशा) ७८७३ / २०१९- प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, लातूर ह्या 
लातूर , २७ नोव्हेंबर , २०१९ . 

खालील प्रमाणे आदेश देत आहेत . श्री ए. एस . आलेवार, दिवाणी न्यायाधीश 
वृषली व्ही . जोशी , कनिष्ठ स्तर , चाकूर यांची जिल्हा न्यायालयाच्या आदेश क्रमांक काव्यवि( प्रशा)/ 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, लातूर , ७७६६/ २०१९ , दिनांक २७/ ११/ २०१९ नुसार मंजूर करण्यात आलेल्या रजे 

पैकी दिनांक २३/११/ २०१९ व ३०/ ११/ २०१९ पर्यंतची ( ०२) दिवसांची अर्जित 
६८ 

रजा रद्द करण्यात येत आहे . 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


सदरील आदेशाची नोंद संबंधित न्यायीक अधिकाऱ्यांचे सेवापुस्तकात 
घेण्यात यावी . 


पहा- १ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ३०४/ २०१९ , दिनांक १५/ ०७ / 
२०१९ . 


लातूर , ३० नोव्हेंबर , २०१९ . 

वृषली व्ही . जोशी , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , लातूर , 


२) श्री ए . ए . शेख , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश व. स्तर , लातूर यांचा 
दिनांक ०२/ १२/ २०१९ ते ०४/ १२/ २०१९ पर्यंतची ( ०३ ) दिवसांची अर्जित रजा 
मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज. 


७० 


३ ) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग). जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा रजेच्या 
अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 
पहा- १) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ३०४/ २०१ ९ , दिनांक १५/ ०७/ 
२०१९ . 


आदेश 


क्र.काव्यवि/( प्रशा)/७८१९/ २०१९- प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, लातूर 
ह्या श्री ए . ए . शेख , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर व 
अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , लातूर 

यांची दिनांक ०२/ १२/ २०१ ९ ते 
०४/ १२/ २०१ ९ पर्यंतची ( ०३) दिवसांची अर्जित रजा , रजेच्या मागे दिनांक 
०१/ १२/२०१९ रोजी रविवार निमित्त असलेल्या सुट्टीच्या लाभासह मंजूर 
करीत आहेत . तसेच त्यांना दिनांक ३०/ ११/ २०१९ रोजीचे कार्यालयीन 
वेळेनंतर पासून ते दिनांक ०५/ १२/ २०१९ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंतच्या 
कालावधीत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 


२) श्री एम . एस . पठाण , जिल्हा न्यायाधीश -१ , निलंगा यांचा दिनांक 
२५/ ११/ २०१ ९ व २६/ ११/ २०१९ पर्यंतची (०२) दिवसांची परावर्तित रजा 
वैद्यकिय कारणांवरून मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 

३) रजा मागणीचे पुष्टयर्थ दाखल केलेले वैद्यकीय प्रमाणपत्र व तंदुरूस्तीचे 
प्रमाणपत्र . 


४) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग ). जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा रजेच्या 
अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 


१६२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी २३-२९ , २०२० : माघ , ०३-०९ , शके १९ ४१ , 


भाग १ - पुरवणी 


आदेश 


७२ 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


क्र.काव्यवि/( प्रशा )/ ७८७४/ २०१९- प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश ,लातूर ह्या 
श्री एम . एस . पठाण , जिल्हा न्यायाधीश-१ , व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
निलंगा यांची दिनांक २५/ ११/ २०१९ व २६/ ११/ २०१९ पर्यंतच्या (०२) दिवसांच्या 
वैद्यकिय कारणावरून उपभोगलेल्या परावर्तीत रजेस कार्योत्तर मंजूरी देत 
आहेत 


पहा :- १) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ३०४/ २०१ ९ , दिनांक 
१५ /०७/ २०१९ . 


२) श्रीमती जी.पी. कवडीकर, तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-१, लातूर यांची 
दि . ०५ / १२/ २०१ ९ ते ०७ / १२/ २०१ ९ पर्यंतची ( ०३ ) दिवसांची अर्जित रजा 
मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 


श्री एम . एस . पठाण , हे रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे 
पुर्वीच्याच पदावर नेमण्यात आले होते . 


३ ) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग), जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा 
रजेच्या अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल 

आदेश 


एम . एस . पठाण , हे रजेवरून परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती 
जिल्हा न्यायाधीश-१, व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , निलंगा या पदावर 
तात्पुरत्या स्वरूपात तशीच पुढे चालू ठेवण्यात आली होती. 

श्री एम. एस . पठाण , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचेन्यायालयाचा 
कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक १५/०७/ २०१९ च्या संदर्भीय आदेशाप्रमाणे 
ठेवण्यात आला होता. 


क्र . काव्यवि /( प्रशा)/८१८६/२०१९.- प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
लातूर ह्या श्रीमती जी.पी.कवडीकर ,तर्थजिल्हा न्यायाधीश -१ व सहाय्यक 
सत्र न्यायाधीश , लातूर यांची दिनांक ०५/ १२ / २०१ ९ ते ०७/१२/२०१९ पर्यंतची 
( ०३ ) दिवसाची उपभोगलेली अर्जित रजा , रजेच्या पुढे दिनांक ०८ / १२/ २०१ ९ 
रोजी रविवार निमित्त असलेल्या सुट्यांच्या लाभासह कार्योत्तर मंजूर करीत 


लातूर , ३० नोव्हेंबर , २०१९ . 

वृषली व्ही . जोशी , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , लातूर , 


आहेत . 


श्रीमती जी.पी.कवडीकर , ह्या रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे 
पुर्वीच्याच पदावर नेमण्यात आले होते . 


७१ 


श्रीमती जी.पी.कवडीकर , ह्या रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती 
तर्थजिल्हा न्यायाधीश-१ व सहाय्यक सत्र न्यायाधीश , लातूर या पदावर 
तात्पुरत्या स्वरुपात तशीच पुढे चालु ठेवण्यात आली होती. 

श्रीमती जी.पी.कवडीकर , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे 
न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक १५ /०७/ २०१ ९ च्या 
संदर्भीय आदेशाप्रमाणे ठेवण्यात आला होता . 


लातूर :- ० ९ डिसेंबर , 

२०१९ . 


वृषाली व्ही . जोशी , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , लातूर . 


७३ 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 
पहा- १ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ३०४ / २०१९ , दिनांक १५/ ०७ / 
२०१९ . 

२) श्री वाय . एच . शेख, मुख्य न्यायदंडाधिकारी , लातूर यांचा दिनांक 
०२/१२/ २०१९ ते ०४ / १२ /२०१९ पर्यंतची (०३) दिवसांची अर्जित रजा मंजूर 
करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 

३) अधिक्षक (प्रशासन विभाग ). जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा रजेच्या 
अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 

आदेश 
क्र.काव्यवि/(प्रशा)/ ७९ १ ९/ २०१९- प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश ,लातूर 
ह्या श्री वाय . एच . शेख , मुख्य 

न्यायदंडाधिकारी, लातूर 

यांची दिनांक ०२/ 
१२/ २०१ ९ ते ०४/ १२/ २०१ ९ पर्यंतची ( ०३ ) दिवसांची अर्जित रजा , रजेच्या 
मागे दिनांक ०१/ १२ /२०१९ रोजी रविवार निमित्त असलेल्या सुट्टीच्या लाभासह 
मंजूर करीत आहेत. 

श्री वाय. एच . शेख , हे रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे पुर्वीच्याच 
पदावर नेमण्यात येईल. 

श्री वाय . एच. शेख, हे रजेवरून परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी , लातूर या पदावर तात्पुरत्या स्वरूपात तशीच पुढे चालू 
ठेवण्यात येईल . 

श्री वाय . एच . शेख , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचेन्यायालयाचा 
कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक १५/०७/ २०१९ च्या संदर्भीय आदेशाप्रमाणे 
ठेवण्यात येईल . 
लातूर , ३० नोव्हेंबर , २०१ ९ . 

वृषली व्ही . जोशी, 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, लातूर , 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडुन 


पहा : - १) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ३०४/ २०१९, दिनांक १५/ ७/ २०१९ . 


२ ) श्री ए.बी. पाटील , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
निलंगा यांचा दि .०९ / १२/ २०१९ व १० /१२/ २०१ ९ पर्यंतची ( ०२) दिवसांची 
अर्जित रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 


३ ) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग ), जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा 
रजेच्या अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 


आदेश 


क्र . काव्यवि /(प्रशा)/८१३६/२०१९.- प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
लातूर हे श्री ए.बी. पाटील , २रे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व 
प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी , निलंगा यांची दिनांक ०९ / १२/ २०१ ९ ते 
०१/ १२/ २०१९ पर्यंतची (०२) दिवसांची अर्जित रजा , मंजूर करीत आहेत . 
तसेच त्यांना दिनांक ०७/ १२ /२०१९ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी २३-२९ , २०२० : माघ , ०३-०९ , शके १ ९ ४१ , 


१६३ 


७५ 


उपजिल्हाधिकारी ( भुसंपादन ) याजकडून 


अधिसूचना कलम ११ 


दिनांक ११ / १२ /२०१९ रोजीचेकार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंतच्या कालावधीत मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 

श्री ए.बी. पाटील , हे रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे पुर्वीच्याच 
पदावर नेमण्यात येईल . 

श्री ए.बी. पाटील , हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची २ रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी, निलंगा या 
पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात तशीच पुढे चालु ठेवण्यात येईल. 

श्री ए.बी. पाटील , हे यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचेन्यायालयाचा 
कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक १५/०७/ २०१९ च्या संदर्भीय आदेशाप्रमाणे 
ठेवण्यात येईल . 
लातूर :- ०९ डिसेंबर , २०१९ . 

वृषाली व्ही जोशी , 
प्रमुख 

जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , लातूर . 


भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ कलम ११ ( ०१ ) ची 

प्राथमिकअधिसूचना 


क्र . २०१७/ उपभूसं /-ए-०३.- ज्या अर्थी, भूमिसंपादन , पुनर्वसन व 
पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क 
अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) याच्या खंड कलम ३ च्या खंड ( इ ) च्या 
परंतुकाव्दारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात 
आलेली शासकीय अधिसुचना, महसूल व वन विभाग शासन क्रमांक 
संकिर्ण ११/ २०१४ /प्र.क्र .७७/ अ-२ दिनांक १९/ ०१/२०१५ (यात या पुढे जिचा 
निर्देश उक्त अधिसुचना असा करण्यात आला आहे ) याव्दारे असे अधिसूचित 
केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ खंड ( झेड ओ ) मध्ये व्याख्या 
केलेल्या एखादया सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखादया जिल्हयातील ५०० 
हेक्टर अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात 
अशा जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी 
समुचित शासन असल्याने मानण्यात येईल . 


७४ 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडुन 
पहा :- १ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रंमाक ३०४/ २०१९ , दिनांक १५/ ७/ 
२०१९ . 

२) श्री व्ही.डी.निंबाळळकर , जिल्हा न्यायाधीश -१ , लातूर यांची दिनांक 
०७/ १२/ २०१९ ते ० ९/ १२/ २०१ ९ पर्यंतची ( ०३ ) दिवसांची अर्जित रजा 
मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज. 

३ ) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग ), जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचारजेच्या 
अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 

आदेश 


क्र . काव्यवि/(प्रशा)/ ८०७९/ २०१९ - प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
लातूर ह्या श्री व्ही.डी.निंबाळळकर, जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , लातूर यांची दिनांक ०७/ १२ / २०१९ ते ०९ / १२/२०१९ पर्यंतची 
( ०३ ) दिवसांची अर्जित रजा , मंजूर करीत आहे . तसेच त्यांना दिनांक ०६/ 
१२/ २०१९ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक १०/ १२/ २०१९ 
रोजीचेकार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंतच्या कालावधीत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी 
देण्यात येत आहे . 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसुचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या 
उस्मानाबाद जिल्हयाच्या जिल्हाधिका -यांस यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमिन ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश 
उक्त जमिन असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
( यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त सार्वजनिक प्रयोजन असा करण्यात आला 
आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे , 
असे वाटते ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण या सोबत जोडलेल्या अनुसूची 
दोनमध्ये दिलेले आहे , आणि म्हणूनच उक्त अधिनियमांच्या कलम ११ च्या 
पोटकलम ( ०१ ) च्या तरतुदीन्वये याव्दारे असे सूचित करण्यात येते की , 
उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची 


शक्यता आहे . 


श्री व्ही.डी.निंबाळळकर, हे रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे 
पुर्वीच्याच पदावर नेमण्यात येईल . 


ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तीचे 
विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , या सोबत जोडलेल्या अनुसूची 
तीन मध्ये दिलेली आहेत . ( सदर प्रकल्पात कोणत्याही व्यक्तीचे विस्थापन 
होणार नाही ) 


श्री व्ही.डी.निंबाळळकर , हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती 
जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , लातूर या पदावर 
तात्पुरत्या स्वरुपात तशीच पुढे चालु ठेवण्यात येईल . 

श्री व्ही.डी.निंबाळळकर , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे 
न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक १५/ ०७/ २०१ ९ च्या 
संदर्भीय आदेशाप्रमाणे ठेवण्यात येईल . 


ज्याअर्थी कलम ४३ च्या पोटकलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व पुर्नवसाहत 
या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील या सोबत जोडलेल्या 
अनुसूची पाच मध्ये दिलेला आहे ( सदर प्रकल्पात पुनर्वसन व पुर्नवसाहत 
करण्याची आवश्यकता नाही .) 


लातूर :-६ डिसेंबर , २०१९ . 


वृषाली व्ही . जोशी, 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , लातूर . 


त्या अर्थी, असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या 
कलम ११ च्या पोट कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसुचना 


१६४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी २३-२९ , २०२० : माघ , ०३-०९ , शके १९ ४१ , 


भाग १ - पुरवणी 


प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार 
खालील कार्यवाही पूर्ण होईल उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा 
कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भर 
निर्माण करणार नाही . 


प्रकल्पाचे वर्णन - हातोला साठवण तलाव क्र . ०२ संरक्षण बांधासाठी 
भूसंपादन मौ . हातोला ता . वाशी जिल्हा - उस्मानाबाद. 
समाजाला मिळणारे लाभ - हातोला साठवण तलाव क्र . ०२ संरक्षण 
बांधासाठी भूसंपादन मौ . हातोला ता . वाशी जिल्हा - उस्मानाबाद , यामुळे 
अप्रत्यक्ष सिंचनाचा लाभ होणार आहे. 


परंतु उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज 
केल्यावर जिल्हाधिका -यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल . 


अनुसूची तीन 


बाधीत व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 


परंतु, अणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचेबुध्दीपुरस्सर 
उल्लंघन केल्यास त्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका- यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही. 


हातोला साठवण तलाव क्र . ०२ संरक्षण बांधासाठी भूसंपादन मौ . 
हातोला ता . वाशी जिल्हा - उस्मानाबाद या कामामुळे कुठल्याही व्यक्तीचे 
विस्थापन होणार नाही . 

अनुसूची चार 


तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम ( २) नुसार 
जिल्हाधिकारी भूमीसंपादन , पुनर्वसन व पुर्नवसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क नियम महाराष्ट्र २०१४ ( यात यापुढे 
ज्यांचा निर्देश उक्त नियम असा करण्यात आला आहे.) यांच्या नियम १० 
च्या उप नियम ( ३ ) व्दारे घोषित करण्यत येत आहे. 


( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा- या अधिका-याने दिलेला 

सामाजिक प्रभावनिर्धारण सारांश) 


कार्यकारी अभियंता, उपसा सिंचन विभाग , उस्मानाबाद यांनी सामाजिक 
परिणाम निर्धारण करण्याची आवश्यकता नाही असे प्रमाणित केले आहे . 


अनुसूची पाच 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये 
समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका- यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन 
मध्यम प्रकल्प क्र .२ उस्मानाबाद ,जिल्हा उस्मानाबाद यांस पदनिर्देशित 
केले आहे . 


नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 


अ - प्रशासक म्हणुन नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका -याचे 

पदनाम - लागु नाही . 


( कमलाकर फड ) 
उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन 
मध्यम प्रकल्प क्र .२ उस्मानाबाद 


ब - प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता - लागु नाही . 
क - ज्या अधिसुचनाव्दारे प्रशासकाची नियुक्तीकरण्यात आली आहे 

त्या अधिसुचनेचा तपशील - लागु नाही. 


अनुसूची एक 


जमिनीचे वर्णन 


मौजे - हातोला , ता . वाशी , जि . उस्मानाबाद 


टिप- १. सदर प्रकल्पासाठी होणा - या भूसंपादनामुळे कुठल्याही व्यक्तीचे 

पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही , त्यामुळे अधिनियम ४३ 

अन्वये प्रशासकाची नियुक्ती केलेली नाही. 
२. उक्त जमिनीच्या आराखडयाचे कार्यकारी अभियंता, उपसा सिंचन 

विभाग , उस्मानाबाद या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल. 


अ.क्र . 


भूमापन किंवा 


अंदाजित क्षेत्र 
हे . आर मध्ये 


गट क्रमांक 


२ 
. 


२ 


३ 


१ . 


३ ९ पै . 


००.०६ 


२ . 


३ ९ पै . 


००.०५ 


सदर अधिसुचनेव्दारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता 
आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायदयाचे कलम ११ 
चे उप कलम ०१ खाली अधिसुचीत करण्यात आले आहे . प्रारंभिक 
अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासुन ६० दिवसाच्या आत उपजिल्हाधिकारी 
भूसंपादन , मध्यम प्रकल्प क्र .०२ उस्मानाबाद यांचे कार्यालयात आक्षेप नोंदविता 
येईल . 


३ . 


३८ पै . 


००.२३ 


४ . 


४३ पै . 


०० 


५ . 


४३ पै . 


००.०१ 


एकुण - 


००.३७ 


दिनांक -०६/ ०१ / २०२० 
ठिकाण -उस्मानाबाद 


अनुसूची दोन 


सार्वजनिक प्रयोजन स्वरुपात विवरण . 


( कमलाकर फड ) 
उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन 


मध्यम प्रकल्प क्र .२ उस्मानाबाद 


प्रकल्पाचे नाव - हातोला साठवण तलाव क्र . ०२ संरक्षण बांधासाठी 
भूसंपादन मौ . हातोला ता . वाशी जिल्हा - उस्मानाबाद 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी २३-२९ , २०२० : माघ , ०३-०९ , शके १९ ४१ , 


१६५ 


७६ 


उपजिल्हाधिकारी ( भुसंपादन ) यांजकडून 

शुध्दिपत्रक 
उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन मध्यम प्रकल्प क्र ०२ उस्मानाबाद यांची अधिसुचना क्र . २०१८ / उपभूस/ ए -०५ दि . १५/०२/ २०१९ अन्वये महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग १ ला पुरवणी विभाग औरंगाबाद दि . ०७ /०३./ २०१९ च्या पृष्ठ क्र . ( २२ ९ ,२३०) वर प्रसिध्द झाल्याची दुरुस्ती खालील प्रमाणे वाचावी 

मौ . पिंपळगाव लिंगी बृ.ल.पा.तलाव ता . वाशी जि . उस्मानाबाद तलावाच्या कालव्यासाठी 

मौ . पिंपळगाव (लिंगी) तालुका वाशी जिल्हा . उस्मानाबाद 


करिता 


वाचावे 


स.नं./ ग.न . 


क्षेत्र ( हे.आर ) 


स.नं./ ग.न . 


क्षेत्र ( हे.आर ) 


१ 


२ 


४ 


९ ७ 


००.१० 


९ ७ 


००.० ९ 


९९ 


००.०८ 


९९ 


००.० ९ 


१०० 


००.१७ 


१०० 


००.१७ 


९ २ 


००.४४ 


९ २ 


००.३८ 


९ १ 


००.०४ 


९ १ 


००.०५ 


९ १ 


००.०४ 


९ १ 


००.०५ 


९ १ 


००.०८ 


९ १ 


००.१६ 


९ १ 


००.०२ 


९ १ 


( वगळण्यात आला ) 


८ ९ 


००.११ 


८ ९ 


००.१३ 


८ ९ 


( नव्याने सामाविष्ट) 


८ ९ 


००.१४ 


८० 


००.१४ 


८० 


००.०७ 


८० 


००.१४ 


८० 


००.१६ 


८० 


००.०५ 


८० 


००.०७ 


८० 


००.०७ 


८० 


००.०७ 


८० 


००.०६ 


८० 


००.०८ 


एकुण 


०१.५४ 


एकुण 


०१.७१ 


( कमलाकर फड ) 
उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन 
मध्यम प्रकल्प क्र . ०२ उस्मानाबाद 


७७ 


अ.क्र . 


१ 


१.०० 


लागु नाही . 


१६६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी २३-२९ , २०२० : माघ , ०३-०९ , शके १९ ४१ , भाग १ - पुरवणी 

परिशिष्ट १ 
उपविभागिय अधिकारी . यांजकडून 

जमिनीचे वर्णन 
भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 

गावाचे नांव :- जिल्हा बीड , तालुकाः बीड , गांव.बोरफडी तहत 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम ११ नुसार 

मोनगीरवाडी 
अधिसुचना 

स.नं./ ग.नं . 

क्षेत्र ( हे.आर ) 
क्र .२०२० / एलएनक्यु /एसआर / १३ / २०१८.- ज्याअर्थी महाराष्ट्र शासन 

८१. 

०.४० 
महसुल व वन विभागाची अधिसुचना क्र.मिस / ११/ २०१४/सीआर / ७७/ २ 

९ ८ . 
अ २ दिनांक १९ जानेवारी २०१५ ( यास यापुढे सदर अधिसुचना असे 

एकुण क्षेत्र 

१.४० 
संबोधले जाईल ) भुमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी 

परिशिष्ट २ 
भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ 
पोटकलम ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचित केले 

प्रकल्पाचे नांव :- पाझर तलाव ( अति) मौजे बोरफडी तहत मोनगीरवाडी 
आहे की , सदर अधिनियमाच्या कलम ३( झअ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या ता.बीड.जि.बीड 
संपादनाबाबत ५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा प्रकल्पाचेविवरणः- पाझर तलाव ( अति ) मौजे बोरफडी तहत मोनगीरवाडी 
जिल्हाधिकारी या कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित 

ता.बीड.जि.बीड 
शासन असल्याचे मानले जाईल 

सामाजिक फायदे : - जलसंधारण 
त्या अर्थी, सदर अधिसुचने अन्वये जिल्हाधिकारी ,बीड हे समुचित 

( आर्थिक ,रोजगार व इतर फायदे ) 
शासन आहे . त्या अर्थी,परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक 

परिशिष्ट ३ 
प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे . किंवा आवश्यकता 

पुनर्वसन विषयक बाबीचेविवरण 
शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचेनिवेदन परिशिष्ट २ मध्ये 
भासु 

गावाचे नांव :- मौजे बोरफडी तहत मोनगीरवाडी ता.बीड.जि.बीड 
करण्यात आले आहे . त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम ( १ ) 

अ.क्र . 
अन्वये अधिसुचीत करण्यात येते की , सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर 

स.नं./ ग.नं . 

क्षेत्र ( हे.आर ) 
जमिन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते 

त्याअर्थी,परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटूंबासाठी 
प्रस्तावित जमिन संपादनाची माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 

परिशिष्ट ४ 
आणि त्या अर्थी, परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात 

अनुसूची- चार 
निर्धारणाबाबतची संक्षिप्त माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 
आणि त्या अर्थी,परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ 

( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश) 
उपकलम ( १) अन्वये कामकाज पार पाडणाऱ्या प्रशासकाचा तपशिल देण्यात ( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अभिकरणाने दिलेला ) सामाजिक 

प्रभाव निर्धारण सारांश. ) दिनांक १३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द 
आला आहे. 

महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१/ २०१५/ प्र.क्र ,३/ अ 
त्या अर्थी, सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम ( ४ ) अन्वये 

२, नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम-१० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या 
असे जाहिर करण्यात येते की , सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या 

तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे . 
दिनांकापासुन सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल टिप :- उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी.बीड यांचे 
अशा वेळेपर्यंत कोणतीही व्यक्ती,प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या 

कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 
जमिनीचा कोणताही व्यवहार / हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार/ 

परिशिष्ट ५ 
हस्तांतर करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण 

प्रशासक नियुक्तीचे विवरण 
करणार नाही.परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या १ ) प्रशासकाचे पदनाम : - लागू नाही 
मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या २) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता : 
पोटकलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल 

३) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद करावेः 
परंतु आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने, या तरतुदीचे जाणीवपुर्वक 

सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्याद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही . 

कलम ११ चे उपकलम (१ ) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे . 
सदर कायद्याच्या कलम ११ चे उपकल (५ ) व भुमी संपादन पुनर्वसन व प्रारंभिक अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत 
पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क उपविभागिय अधिकारी बीड यांचे कार्यालयात आक्षेप नोंदविता येईल. 
( महाराष्ट्र) नियम २०१४ चे कलम १० उपनियम (३ ) अन्वये जिल्हाधिकारी 

दिनांक : १४.०१.२०२० 
विहीत करण्यात येईल त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम 
हाती घेईल.आणि ज्या अर्थी,सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम ( ग ) 

ठिकाण : बीड 
अन्वयेजिल्हाधिकारी ,बीड हे समुचित शासन असल्यान उपविभागीय अधिकारी 

( नामदेव टिळेकर ) 
बीड यांना जिल्हाधिकारी यांचे वतीने कामे पार पाडण्यासाठी प्राधिकृत 

उपविभागीय अधिकारी 
करीत आहे. 

बीड 


लागू नाही . 


लागू नाही. 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी २३-२९ , २०२० : माघ , ०३-०९ , शके १ ९४१ , 


१६७ 


७८ 


परिशिष्ट १ 


जमिनीचे वर्णन 


शिरुर का ., 


गांव.पिपंळनेर 


अ.क्र . 


गावाचे नांव :-जिल्हा बीड , तालुकाः 

स.नं./ ग.नं . 
१३६ 
१३६ . 


क्षेत्र ( हे.आर ) 

०.२५ 


१ 


२ 


०.४७ 


३ 


०.२० 


४ 


०.२० 


१३६ . 
१३६ . 
१३६ . 
१३६ . 


५ 


०.१७ 


६ 


०.१८ 


एकुण क्षेत्र 


१.४७ 


. 


परिशिष्ट २ 


प्रकल्पाचे नांव :- गाव तलाव क्र .०२ मौजे पिंपळनेर ता.शिरुर का.जि.बीड 
प्रकल्पाचे विवरण :- गाव तलाव क्र .०२ मौजे पिंपळनेर ता.शिरुर का.जि.बीड 
सामाजिक फायदे : - जलसंधारण 
( , आर्थिक , रोजगार व इतर फायदे ) 

परिशिष्ट ३ 
पुनर्वसन विषयक बाबीचे विवरण 
गावाचे नांव :- मौजे पिंपळनेर ता.शिरुर का.जि.बीड 


अ.क्र . 


स.नं./ ग.नं . 


क्षेत्र ( हे.आर ) 


लागु नाही . 


उपविभागिय अधिकारी . यांजकडून 
भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम ११ नुसार 

अधिसुचना 
क्र .२०२० / एलएनक्यु / एसआर/ १७९ / २००५.- ज्याअर्थी,महाराष्ट्र 
शासन महसुल व वन विभागाची अधिसुचना क्र.मिस/ ११/ २०१४/ सीआर/ 
७७/ अ २ दिनांक १९ जानेवारी २०१५ ( यास यापुढे सदर अधिसुचना असे 
संबोधले जाईल ) भुमी संपादन,पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी 
भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ 
पोटकलम ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचित केले 
आहे की , सदर अधिनियमाच्या कलम ३( झअ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या 
संपादनाबाबत ५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा 
जिल्हाधिकारी या कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित 
शासन असल्याचे मानले जाईल . 

त्या अर्थी, सदर अधिसुचने अन्वये जिल्हाधिकारी ,बीड हे समुचित 
शासन आहे . त्या अर्थी,परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे. किंवा आवश्यकता 
भासु शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट २ मध्ये 
करण्यात आले आहे . त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम ( १ ) 
अन्वये अधिसुचीत करण्यात येते की , सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर 
जमिन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते . 

त्याअर्थी,परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटुंबासाठी 
प्रस्तावित जमिन संपादनाची माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 

आणि त्या अर्थी, परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात 
निर्धारणाबाबतची संक्षिप्त माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 

आणि त्या अर्थी परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ 
उपकलम (१ ) अन्वये कामकाज पार पाडणाऱ्या प्रशासकाचा तपशिल देण्यात 
आला आहे 

त्या अर्थी, सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम ( ४ ) अन्वये 
असे जाहिर करण्यात येते की , सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या 
दिनांकापासुन सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल 
अशा वेळेपर्यंत कोणतीही व्यक्ती,प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या 
जमिनीचा कोणताही व्यवहार/ हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार / 
हस्तांतर करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण 
करणार नाही.परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या 
मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या 
पोटकलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल 
परंतु आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने, या तरतुदीचे जाणीवपुर्वक 
उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्याद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही . 
सदर कायद्याच्या कलम ११ चे उपकल (५ ) व भुमी संपादन पुनर्वसन व 
पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क 
( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ चे कलम १० उपनियम ( ३) अन्वये जिल्हाधिकारी 
विहीत करण्यात येईल त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम 
हाती घेईल आणि ज्या अर्थी सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम ( ग ) 
अन्वये जिल्हाधिकारी,बीड हे समुचित शासन असल्यान उपविभागीय अधिकारी 
बीड यांना जिल्हाधिकारी यांचे वतीने कामे पार पाडण्यासाठी प्राधिकृत 
करीत आहे . 


परिशिष्ट ४ 

अनुसूची- चार 
( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश) 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अभिकरणाने दिलेला) सामाजिक 
प्रभाव निर्धारण सारांश .) दिनांक १३मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द 
महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१/ २०१५/प्र.क्र ,३/ अ-२ , नुसार 
उक्त अधिनियमाचे कलम -१० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या 
तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे . 
टिप : - उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी बीड यांचे 
कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 

परिशिष्ट ५ 

प्रशासक नियुक्तीचे विवरण 
१ ) प्रशासकाचे पदनाम :- लागू नाही 
२) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता :- लागू नाही . 
३) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद करावेः 


लागू नाही . 


सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या 
कलम ११ चे उपकलम (१ ) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे . 
प्रारंभिक अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत 
उपविभागिय अधिकारी बीड यांचे कार्यालयात आक्षेप नोंदविता येईल . 


दिनांक : १४.०१.२०२० 


ठिकाण : बीड 


: 


( नामदेव टिळेकर ) 
उपविभागीय अधिकारी , बीड 


१६८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी २३-२९ , २०२० : माघ , ०३-०९ , शके १९ ४१ , भाग १ - पुरवणी 
पुढील अधिसूचना असाधारण राजपत्र म्हणून खालील दर्शविलेल्या दिनांकास प्रसिध्द झालेल्या आहे . 


बुधवार दिनांक २२ जानेवारी २०२० : माघ ०२ , 


शके १ ९ ४१ 


७ ९ 


BY COLLECTOR OSMANABAD 


जिल्हाधिकारी उस्मानाबाद यांचेकडून 


ORDER 


आदेश 


जा.क्र .२०१९ / नपाप्र /कार्या-४/ कावी -८२५ :- मा . राज्य आयुक्त , राज्य 
निवडणुक आयोग , महाराष्ट्र यांचे आदेश क्रमांक एमएनसी /११०१ /सीआर 
-२३/ डी- XI दि . १७ ऑगस्ट २००१ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा 
वापर करुन महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगर , 
अधिनियम १९ ६५ चे कलम १९ पोटकलम ( १) प्रमाणे , मी दिपा मुधोळ-मुंडे 
जिल्हाधिकारी उस्मानाबाद या प्रकटनाव्दारे असे जाहिर करते की , 
उस्मानाबाद जिल्ह्यातील परंडा नगरपरिषदेतील रिक्त पदासाठी माहे डिसेंबर 
२०१ ९ मध्ये घेण्यात आलेल्या पोट निवडणुकीमध्ये खालील उमेदवार त्यांच्या 
नावासमोर दर्शविलेल्या प्रभागातील जागेवर नगरपरिषद सदस्य म्हणून 
निवडून आले आहे. 


No. 2019 /MUN /Desk -4 /WS-825.- In pursuance 
of the power delegated to me subsection (1 ) of section 
19 of Maharashtra Municipal Council , Nagar 
Panchayat and Industrial Township Act. 1965 by the 
Commissioner, State Election Commission , 
Maharashtra vide Order No.MNC / 1101 /CR - 23/ D 
XI Dated 17 August 2001, I Deepa Mudhol 
Munde, Collector Osmanabad here by publish the 
name of person who has been declared elected as 
Councillor ofMunicpal Council Paranda on the seat 
from the ward shown against his name in By Election 
held in December 2019 . 


Sr. 


Remarks 


अ.क्र निवडुन आलेल्या 


Name of the Ward 
Councillar 

No. 


शेरा 


Seat 
No. 


प्रभाग 


जागा 


No. 


सदस्याचे नाव 


( जर जागा राखीव 


( If the Seat 
reserved for 


क्रमांक 


क्रमांक 


असेल तर 
कोणासाठी ) 


Whom) 


शेख रेश्मा 


१ . 


ब 


७ 


सर्वसाधारण स्त्री 


1 . 


B 


7 


इरफान 


General 


Shaikh 
Reshma 
Irfan 


Women 


ठिकाण : उस्मानाबाद 


दिनांक : 

: २०/०१/२०२० 


Place : Osmanabad 


Date : 20.01.2020 


(दिपा मुधोळ - मुंडे) 
जिल्हाधिकारी , उस्मानाबाद 


(Deepa Mudhol -Munde) 

Collector Osmanabad 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR 
RUPENDRA DINESH MORE . E PRINTED AT GOVERNMENT PRESS , PAITHAN ROAD , AURANGABAD -431 005 AND PUBLISHED 
AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , 

CHARNI ROAD, MUMBAI- 400 004. EDITOR : DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE. 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ६ वे , राजपत्र क्र . ३ ] 


गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी २३-२९ , २०२० : माघ , ०३-०९ , शके १९ ४१ 


[किंमत : ०.०० रुपये 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अ- औरंगाबाद विभागीय पुरवणी 


( भाग चार- ब मध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत त्याव्यतिरिक्त केवळ औरंगाबाद विभागाशी संबंधित असलेले व 
महाराष्ट्र नगरपालिका , जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपरिषदा , जिल्हा नगरपरिषदा , प्राथमिक 

शिक्षण व स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना ) 
टीप : -प्रत्येक अधिसूचनेच्या आधी मधोमध जे ठळक आकडे छापलेले आहेत ते ह्या साप्ताहिक राजपत्रात छापलेल्या अधिसूचनांचे अनुक्रमांक आहेत . 


१ 


विभागात समविष्ट करण्याच्या प्रस्तावास महापलिकेच्या सर्वसाधारण सभेने 
ठराव क्र .२३९ दि . १९ / ० ९ / २०१९ अन्वये मान्यता प्रदान केली आहे . 


उपायुक्त यांजकडून 


परभणी शहर महानगरपलिका, परभणी नगर रचना विभाग , 


जाहिर सूचना 


उक्त फेरबदल दर्शविणारा विकास योजनेचा भाग नकाशा 
महानगरपलिकेच्या नगर रचना विभागात कार्यालयीन कामकाजाच्या कालावधीत 
जनतेच्या अवलोकनार्थ ठेवण्यात आला आहे . 


मा.महापौर परभणी शहर महानगरपलिका यांजकडून 


( महाराष्ट्र प्रादेशि व नगर रचना अधिनियम १ ९ ६६ चे ३७ अन्वये 


फेरबदल प्रस्ताव ) 


त्याअनुषंगाने परभाणी शहर महानगरपालिका महाराष्ट्र प्रादेशिक 
व नगर रचना अधिनियम १९ ६६ चे कलम ३७( १) अन्वये सदरची अधिसूचना 
शासन राजपत्रात प्रसिध्द झाल्याचेदिनांकपासून एक महिन्याचे कालावधीत 
आम जनतेकडून हरकती/ सूचना मागवीत आहे . 


जा.क्र . पशमनपा/ नरवि / ० ९ / २०२० दि . १३/०१/२०२० परभणी 
शहराची विकास योजना ( सू- वा क्षे.) भागश शासन निर्णय क्र . टिपिएस 
३१ ९९/ १३० /प्र.क.३३ नवि - ३० दि . ३०/ ०९/ १९९९ अन्वय मंजूर झाली 
असून ती दि .१६/१२/१ ९९९ पासुन अमलात आली आहे . तसेच परभणी 
शहराची पुर्नःप्रसिदध भागाची विकास योजना शासन निर्णय क्र . टिपिएस 
३१९९/ १३०/ प्र.क्र .१११ (ए ) २००१/ नवि- ३० दि . २४/०८/२००१ अन्वये मंजूर 
झाली असून ती दि .१६/ १०/ २००१ पासून अंमलात आली आहे . 


विहित कालावधीत प्राप्त होणा - या हरकती/ सूचनांचा विचार 
सदर फेरबदलचा प्रस्ताव शासनास मंजूरीस्तव सादर करण्यापूर्वी परभाणी 
महानगरपलिकेकडून करण्यात येईल . 


स्थळ : परभणी 


दिनांक : १३-०१-२०२० 


उक्त मंजूर विकास योजनेत स.नं .६०१( क्षेत्र १०.५८ हे .) व 
स.न. ६०२ ( क्षेत्र -७.२० हे .) असे एकूण १७.७८ हे क्षेत्र नाविकास विभागात 
समाविष्ट आहे . महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम १९ ६६ चे 
कलम ३७( १ ) अन्वये सोबतच्या भाग नकाशात दर्शविल्या प्रमाणे स.नं .६०१ व 

एकूण 

क्षेत्र १७.७८ हे . हे नाविकास विभागातून वगळून रहिवास 


महापौर 
परभणी शहर महानगरपालिका, 

परभणी. 


६०२ मधील 


औ . भाग १- अ -३ 


७ 


C 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी २३-२९ , २०२० : माघ , ०३-०९ , शके १९ ४१ , 


भाग १ 


पुरवणी 


NOTICE 


17.78 Ha is to be deleted from no developmentzone 
& to be inculded in residential zone as shown in the 
part plan attached with . 


BY MAYOR , PARBHANI CITY MUNICIPAL 

CORPORATION PARBHANI. 


(Modification Under Section - 37 ( 1 ) of 
Maharashtra Regional & Town Planning Act 1966 ) 


O.No.PCMC / PBN / 09 / 2020 Date 13 / 01 / 
2019.- Whereas the Government in Urban Devel 
opment Department vide its Notification No. TPS / 
3199 / 130/CR - 33 /UD - 30 Dated 30 September 
1999 , Sanctioned the Development Plan 


And whereas the part Plan of Development 
Plan of Parbhani (R + AA ) Showing the above pro 
posed modification is kept open for public inspec 
tion during the office hours in town planning section 
of Municipal Corporation , Parbhani.And whereas 
the Municipal Corporation , Parebhani invites sug 
gestion and objection to said modification to the De 
velopment Plan (R + AA ) of parbhani within the perod 
of One Month from the date of publication of this No 
tification in GovernmentGazette . 


( R + AA ) of Parbhani which came into force from 
Dated 16th December 199 and republished Devel 
opment plan sanctioned vide Urban Development 
Notification TPS / 3199/ 130 /CR- 111 ( a0 / 200A / 
UD- 30 Dated 24th August 2001 which came into 
force from dated 16th October 2001. 


The suggesions and objections received within 
stipulated period will be considered byMunicipal Cor 
poration Parbhaniwhile submitting the proposal to the 
Government for Sanction . 


Place : Parbhani 


In above sanctioned development plan the 
area in sy. No.601 ( A - 10.50 Ha.) & in sy. no . 602 
( A -7.20 Ha.) as such total area 17.18 Ha. is shown 
as no Development zone. 


Date : 13/01/2020 


Mayor 
Parbhani City Municipal 

Corporation Parbhani 


The resolution passed by municipal 
Corproation parbhani vide no . 239 dated 19 /09/ 
2019 to delete area within sy No. 601 ( A- 10.58 
Ha.) & sy no . 602 ( A - 7.20 Ha.) as such total area 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR 
RUPENDRA DINESH MORE . E PRINTED AT GOVERNMENT PRESS , PAITHAN ROAD , AURANGABAD -431 005 AND PUBLISHED 
AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , 

CHARNI ROAD , MUMBAI- 400 004. EDITOR : DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE . 


